पोलीस बिनतारी संदेश विभागांतर्गत विविध 
संवर्गाचे एकत्रीकरण करुन विभागाची 
पुनर्रचना (सुधारीत आकृतीबंध) करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२, 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


संदर्भ - १) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६ब/बि.सं./पुनर्रचना/२७/२०१८, 
विव वह .2098, 
२) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव (व्यय) यांच्या उपसमितीच्या 
दि.१४.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण/परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.ई-७/बि.सं./पुनर्रचना/मुद्यांची माहिती/१८९२/२०२१, दि.३१.०३.२०२१ 
४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.१४.०६.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) अपर पोलीस महासंचाळक व संचाळक, दळणवळण/परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.ई-७/बि.सं./पुनर्रचना/मनुष्यबळाची माहिती/३७४३/२०२१, दि.२५.०८.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
पोलीस बिनतारी संदेश विभागांतर्गत, अपर पोलीस महासंचालक ते पोलीस शिपाई (कर्मशाळा 
मदतनीस) या विविध ३० संवर्गामध्ये पदनिहाय अधिकारी/ कर्मचारी अशी एकूण ३९३० पदे मंजूर 
आहेत. तसेच वाहन चालक (पोलीस हवालदार / पोलीस नाईक / पोलीस शिपाई) या संवर्गामध्ये 
एकूण ३२ पदे मंजुर आहेत. प्रस्तुत पदांचे वर्गीकरणानुसार, त्यामध्ये प्रामुख्याने अभियांत्रिकी व वाहतूक 
अज्ञा दोन उप विभागांमध्ये सदरची पदे विभाजीत आहेत. या दोन उप विभागांतर्गत बिनतारी अधिकारी 
व कर्मचारी यांची एकूण ३० स्वतंत्र पदनामे आहेत. sem विविध संवर्गांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
पदांवरील अधिकारी व कर्मचा-यांसंदर्भात, त्यांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविणे, सेवाजेष्ठतासूची, 
पदोन्नती, बदल्या, त्यांचे अभिलेख इ. सर्व प्रशासकीय बाबींचे अनुषंगाने असलेली प्रक्रिया अधिक 
सुलभ व सुटसुटीत करणे गरजेचे होते. जेणेकरून भविष्यात सदर बाबींच्या अंमलबजावणीचे दृष्टीने 
अडचण व विलंब होणार नाही. परिणामी बिनतारी विभागाच्या कामकाजामध्ये अधिक सुसूत्रता 
राहण्याचे दृष्टीने बिनतारी विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत विचार होऊन नवीन सुधारित संरचना करणे 
आवश्यक होते. 
२. कार्यकारी पोलीस दलामधील अधिकारी व कर्मचारी हे एकाच संवर्गामध्ये भरती होतात. परंतू 
कामकाजाचा विचार करता, सदर अधिकारी व कर्मचारी कार्यकारी पोलीस दलाच्या विविध शाखांमध्ये 
तेथील कामकाजानुसार कर्तव्य करतात. त्याचप्रमाणे बिनतारी विभागाचा आढावा घेऊन, अभियांत्रिकी 
व वाहतूक असे वर्गीकरण न करता, पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या अधिनस्त पोळीस बिनतारी 
विभागाची पुनर्रचना (सुधारीत आकृतीबंधासह) करण्याबाबतचा आणि पोलीस बिनतारी Wear विभागाचे 
नामाभिधान “पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य” असे 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


शासन निर्णय :- 

पोळीस महासंचालक कार्यालयाच्या अधिनस्त पोळीस बिनतारी संदेश विभागातील 
सद्यस्थितीतील एकूण ३९६२ मंजूर पदांची पुनर्रचना करुन आणि सहायक पोलीस उप निरीक्षक 
संवर्गातील ३२१ पदे निरसित करुन व विविध संवर्गाची नव्याने २२८ पदांची निर्मिती करुन 
खालीलप्रमाणे एकूण ३८६९ पदांचा सुधारीत आकृतीबंध या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत 
आहे. 
३.४ त्यानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अ. | सध्याचे पदनाम/वेतनश्रेणी | मंजूर सुधारीत आकृतीबंधानुसार अभिप्राय 

क्र. पदे पदनाम पदनाम व षि 
वेतनश्रेणी 

हड २ ३ ॥--- cee ५ द 
राजपत्रित गट - "3" (वर्ग-१) 

१ | अपर पोलीस महासंचालक | १ अपर पोली | १ फक्त पदनाम बदल व 
Grade 94 महासंचालक व पदसंख्येत वाढ नाही. 
5-३१ १८२२००-२२४१०० संचालक, 

पोलीस दळणवळण, 
माहिती तंत्रज्ञान व 
परिवहन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
Grade १५ 


5-३१ १८२२००-२२४१०० 


२ | पोलीस उप महानिरीक्षक १ १ | पोलीस उप महानिरीक्षक | ०२ पदनाम बदल व एका 


बिनतारी संदेश /अपर पोलीस आयुक्त, पदाची वाढ 
Grade 93 A TIS दळणवळण व 
5-२९ १३११००-२१६६०० माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
Grade १३, 
5-२९, १३११००- 
२१६६०० 
३ | पोलीस अधीक्षक हि पोळीस अधीक्षक/ र पदनाम बदल व 
बिनतारी संदेश पोळीस उप आयुक्त, ०२ पदांची वाढ 
(अभियांत्रिकी) पोलीस दळणवळण व 
S-24 ७८८००-२०९२०० माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
४ | पोलीस अधीक्षक ia S-2Y ७८८००-२०९२०० 


बिनतारी संदेश (वाहतूक) 
S-?4 ७८८००-२०९२०० 


५ | पोलीस उप अधिक्षक २५ पोलीस उपअधीक्षक/ ३७ पदनाम बदल व 
बिनतारी संदेश सहायक पोलीस आयुक्त, ०७ पदांची वाढ 
(अभियांत्रिकी) पोलीस दळणवळण व 
58-२० ५६१००-१७७५०० माहिती तंत्रज्ञान विभाग 

६ | पोलीस उप अधिक्षक ०५ | 95-२० ५६१००-१७७५०० 


बिनतारी संदेश (वाहतूक) 
S-20 ५६१००-१७७५०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


अ. | सध्याचे पदनाम/वेतनश्रेणी | मंजूर सुधारीत आकृतीबंधानुसार अभिप्राय 

क्र. पदे पदनाम पदनाम व पदे 
वेतनश्रेणी 

७ | पोलीस निरीक्षक ८५ पोलीस निरीक्षक, १७९ पदनाम बदल व 
बिनतारी Heat पोलीस दळणवळण ६२ पदांची वाढ 
(अभियांत्रिकी) व माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
5-१८ ४९१००-१५५८०० 5-१८ ४९१००-१५५८०० 

८ | पोलीस निरीक्षक ३२ 
बिनतारी संदेश (वाहतूक) 

5-१८ ४९१००-१५५८०० 
अराजपत्रित गट - "ब" (वर्ग-२) 

९ | पोलीस उप निरीक्षक १५७ ४२६ ४२६ पदनाम बदल व 
बिनतारी संदेडा (अभि.) पोलीस उप निरीक्षक, १३५ पदांची वाढ 
85-१४ ३८६००-१२२८०० पोलीस दळणवळण 

qo | पोलीस उप निरीक्षक १२६ । व माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
बिनतारी संदेश (वाहतूक) 85-१४ ३८६००-१२२८०० 
5-१४३८६००-१२२८०० 

११ | पोलीस उप निरीक्षक ०५ 
बिनतारी ear (विजतंत्री) 

5-१४ ३८६००-१२२८०० 

१२ | पोलीस उप निरीक्षक ०३ 
बिनतारी Seat (भांडार) 

5-१४ ३८६००-१२२८०० 
अराजपत्रित गट - "क" (वर्ग-३) 

१३ | सहायक पोली ७६४ सहा. पोलीस उप ८७४ पदनाम बदल व कमी 
उपनिरीक्षक /रेडिओ निरीक्षक केलेल्या एकूण 
यांत्रिकी (वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी) ३२१ पदांपैकी ९३ पदे 
58-१० २९२००-९२३०० पोलीस दळणवळण व निरसित करुन २२८ पदे 

१४ | सहायक पोलीस ३८२ । माहिती तंत्रज्ञान विभाग इतर संवर्गात वर्ग करण्यात 
उपनिरीक्षक 5-१० २९२००-९२३०० आली. 
/प्रमुख बिनतारी यंत्रचालक 
5-१० २९२००-९२३०० 

१५ | सहायक पोलीस il ४ 
उपनिरीक्षक /विजतंत्री 
5-१० २९२००-९२३०० 

१६ | सहायक पोलीस ३३ 
उपनिरीक्षक /भांडारपाल 
5-१० २९२००-९२३०० 

qo | सहायक पोलीस ०२ 
उपनिरीक्षक /आरेखक 
5-१० २९२००-९२३०० 

१८ | पोलीस हवालदार/ १६६३ पोलीस हवालदार १९५८ पदनाम बदल 
बिनतारी यंत्रचालक (तांत्रिक अधिकारी) पदसंख्येत बदल नाही. 
5-८ २५५००-८११०० पोलीस दळणवळण व 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


अ. | सध्याचे पदनाम/वेतनश्रेणी | मंजूर सुधारीत आकृतीबंधानुसार अभिप्राय 

क्र. पदे पदनाम पदनाम व पदे 

वेतनश्रेणी 

१९ | पोलीस हवालदार/ २२३ | माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
विजतंत्री 5-९ २६४००-८३६०० 
5-८ ,२५५००-८११०० 

२० | पोलीस हवालदार/ दिं १ 
सहायक भांडारपाल 
5-८ २५५००-८११०० 

२१ | पोलीस हवालदार/ ५१ 
स्तंभ कारागिर 
5-८ २५५००-८११०० 

२२ | पोलीस हवालदार/ ०३ 
कर्मशाळा सहाय्यक 
5-८ २५५००-८११०० 

२३ | पोलीस हवालदार/रंगारी ०२ 
5-८ २५५००-८११०० 

२४ | पोलीस णं 
हवाळलदार/कथिलगार 
5-८ २५५००-८११०० 

२५ | पोलीस ०२ 
हवाळलदार/सुतारमार 
5-८ २५५००-८११०० 

२६ | पोलीस हवालदार/जोडारी q 
5-८ 24400-29900 

२७ | पोलीस | 
हवालदार/आवेष्टक 
5-८ २५५००-८११०० 
अराजपत्रित गट - "क" (वर्ग-३) 

२८ | सहायक पोलीस [ ० सहायक पोलीस ०८ (नवीन संवर्गाचे पद) 
उपनिरीक्षक/ उपनिरीक्षक पदनाम बदल व नव्याने 
कर्मशाळा मदतनीस (वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक) संवर्ग तयार करुन 
5-१० २९२००-९२३०० पोलीस दळणवळण व ०८ पदांची वाढ. 

माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
5-१० २९२००-९२३०० 

२९ | पोलीस हवालदार/ १२ पोलीस हवालदार २४ पदनाम बदल 
कर्मशाळा मदतनीस (तांत्रिक सहाय्यक ग्रेड-२) व १२ पदांची वाढ 
5-८ २५५००-८११०० पोलीस दळणवळण व 

माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
5-९ २६४००-८३६०० 

३० | पोलीस नाईक/ कर्मशाळा ७३ पोलीस नाईक ७३ फक्त पदनाम बदल व 
मदतनीस (तांत्रिक सहाय्यक ग्रेड-१) पदसंख्येत वाढ नाही. 
5-८ २५५००-८११०० पोलीस दळणवळण व 

माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
5-८ २५५००-८११०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


अ. | सध्याचे पदनाम/वेतनश्रेणी | मंजूर सुधारीत आकृतीबंधानुसार अभिप्राय 
क्र. पदे पदनाम पदनाम व पदे 
वेतनश्रेणी 
३१ | पोलीस शिपाई/कर्मशाळा । २४७ पोलीस शिप २४७ फक्त पदनाम बदल व 
मदतनीस (तांत्रिक सहाय्यक) पदसंख्येत वाढ नाही. 
5-७ २१७००-६९१०० पोलीस दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान विभाग 
5-७ २१७००-६९१०० 
३२ | सहा.पोलीस उपनिरीक्षक शि सहा. पोलीस उपनिरीक्षक a q (नवीन संवर्गाचे पद) 
(वाहन चालक) (वाहन चालक) फक्‍त एका पदाची वाढ 
$-१० २९२००-९२३०० $-१० २९२००-९२३०० पदनामात बदल नाही 
३३ | पोलीस हवालदार | पोलीस हवालदार गि णताही बदल नाही 
(वाहन चालक) (वाहन चालक) 
5-८ २५५००-८११०० 5-८ २५५००-८११०० 
३४ | पोलीस नाईक ia ० पोलीस नाईक गि ० कोणताही बदल नाही 
(वाहन चालक) (वाहन चालक) 
5-८ २५५००-८११०० 5-८ 24400-29900 
३५ | पोलीस शिपाई १८ पोलीस शिपाई १८ कोणताही बदल नाही 
(वाहन चालक) (वाहन चालक) 
5-७ २१७००-६९१०० 5-७ २१७००-६९१०० 
एकूण । ३९६२ ३८६९ 
२. तसेच पोलीस बिनतारी Gear विभागाचे नामाभिदान “पोळीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व 


परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य” असे बदलण्यासही शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णयानुसार सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या संवर्गातील ९३ पदे निरसित 


करण्यात येत असुन त्यामध्ये सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक (रेडिओ यांत्रिकी) - ६७, सहाय्यक पोळीस 


उप निरीक्षक (भांडारपाल)-२५ व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक (आरेखक) - 09 या पदांचा Vardar 
असेल. 


8. 


सदर शासन निर्णय खालील अटींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१. विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार अस्तित्वात असलेल्या संवर्गामध्ये नवीन 
पदनिर्मिती केल्यास त्या पदांना त्या त्या संवर्गाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय राहील. 

२. बिनतारी विभागाच्या पुनर्रचनेनंतरच्या विविध संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करुन नवीन सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात येतील. 

३. जी पदे नव्याने निर्माण करण्यास, पुनरुज्जिवित करण्यास व भरण्यास समितीने ज्या 
अटींसह मान्यता दिली आहे, त्यानुसारच भरावीत. 

४. नविन पदभरतीसाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार 
लावण्यात आलेले निर्बंध जोपर्यंत उठत नाहीत तोपर्यंत वरील मान्यतेनुसार नविन भरती करता 
येणार नाही. अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीत वित्त विभागाची मान्यता आवश्‍यक राहील. 

५. पोलीस बिनतारी संदेश विभागात सध्या कार्यरत असलेल्या संवर्गातील पोलीस 
अधिकारी/ अंमलदार यांच्या सध्याचे संवर्गानुसार स्वतंत्र सेवाजेष्ठता याद्या ठेवण्यात येतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


६. पुढील पदोन्नती पुनर्रचने पश्चात दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभागातील 
नवीन संवर्गात देण्यात येईल. 

७. अशी पदोन्नती देताना जुन्या संवर्गामध्ये असलेल्या पदोन्नती संधीच्या प्रमाणानुसार 
प्रत्येक जुन्या संवर्गातील पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना पदोन्नती देण्यात येईल. 

८. जुन्या संवर्गातील पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना नवीन संवर्गातील पदोन्नती नंतर 
सुध्दा नमूद पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांच्या नवीन पदातील सेवाजेष्ठताबाबत जुन्या 
संवर्गाप्रमाणे स्वतंत्र सेवाजेष्ठता याद्या ठेवण्यात येतील. 

९. वरील मुद्दा क्र.८ मधील कार्यवाही, पुनर्रचना प्रस्ताव मंजुरीनंतर पुनर्रचनेनुसार नवीन 
संवर्ग अस्तित्वात आलेल्या दिनांकास जे पोलीस अधिकारी/अंमलदार कार्यरत आहेत, ते सर्व 
पोळीस अधिकारी/अंमलदार सेवानिवृत्त होईपर्यंत, सदर प्रक्रिया सुरु राहील. 

१०. पुनर्रचना प्रस्तावास मिळालेल्या मंजुरीनुसार निर्गमित होणा-या या शासन निर्णयानंतर 
सेवेत दाखल होणारे पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांची नवीन संवर्गानुसार स्वतंत्र सेवाजेष्ठता 
यादी ठेवण्यात येईल. 

११. नवीन संवर्गात पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांच्या पदोन्नतीबाबत, जुन्या संवर्गातील 
कार्यरत पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांची पदोन्नती/सेवानिवृत्ती अथवा इतर कारणाने 
जसजशी त्यांची रिक्‍त पदे निर्माण होतील, त्यानुसार नवीन पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांची 
पदोन्नतीसाठी सेवाजेष्ठता, पात्रता व प्रवर्ग यानुसार वेळोवेळी निर्गमीत होणाऱ्या शासन 
निर्णयास अधीन राहुन कार्यवाही करण्यात येईल. 

१२. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभागांतर्गत विविध 
संवर्गामध्ये नियुक्‍्तीस असलेल्या आणि यापुढे नियुक्‍त करण्यात येणा-या पोलीस अधिकारी व 
अंमलदार यांना कार्यकारी पोलीस दळामधील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे प्रमाणेच, 
राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित HIS तत्कालीन तसेच यानंतर निर्गमित करण्यात येणारे 
अनुषंगिक सर्व शासन आदेशा, अध्यादेश, नियम, परिपत्रके, अधिसूचना तसेच गणवेडा, भत्ते, 
कल्याणकारी योजना अनुज्ञेय असतील. तसेच महाराष्ट्र पोळीस नियमावली - १९५१, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम - १९५६ या बरोबर, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी वेळोवेळी विहित केलेले तत्कालीन व यानंतर निर्गमित करण्यात येणारे सर्व अनुषंगिक 
आदेशा, नियम, परिपत्रके, अनुज्ञेय असतील. 

१३. पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग यामध्ये नवनिर्मित पोलीस उप 
महानिरीक्षक / अपर पोलीस आयुक्‍त, पोलीस अधीक्षक / पोळीस उप आयुक्‍त या अधिकारी 
पदांच्या अधिपत्याखाळीळ विभाग, त्यांचे कार्यक्षेत्र याबाबतचा तपशिल परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 
राहील. 

१४. राज्य पोलीस बिनतारी संदेश विभागाच्या, पोळीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व 
परिवहन विभाग अशा पुनर्रचनेपश्चात नवीन संवर्गाच्या पदांप्रमाणे, सर्व संवर्गाची घटक निहाय 
संरचना याबाबतचा तपशिल परिशिष्ट “ब” प्रमाणे राहील. 

१५. पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभागांतर्गत पदांच्या संरचनेनुसार, 
पोळीस अधिकारी व अंमलदार या पदांची कर्तव्य आणि जबाबदा-या परिशिष्ट “क” प्रमाणे 
राहतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


५. सदर शासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाने दि.०२.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५२/आपुक. दिनांक ३०.०४.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३२८१८३९११८८२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
GAIKWAD KAILAS on:cn=calkwao Kailas ARJUN, C=IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
A RJ U N MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2022.03.28 18:46:49 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रती, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधापरिषद यांचे सचिव 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. सर्व सन्मानीय संसद, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव 
८. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

१७. महासमादेशक, होमगार्डस, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
१९. सर्व अपर पोळीस महासंचाळक/पोलीस आयुक्‍्त/विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
२०. सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

२१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

२२. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७. वित्त विभाग (व्यय-७/आपुक/सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 

२८. निवडनस्ती /पोल-४ 


oc “७ A -0 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 
परिशिष्ट “अ” 


पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग यामध्ये नवनिर्मित पोलीस उप महानिरीक्षक/अपर 
पोलीस आयुक्‍त, पोळीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त या अधिकारी पदांच्या अधिपत्याखालील विभाग, त्यांचे 


कार्यक्षेत्र याबाबतचा तपशिल 
| | पोलीस उप महानिरीक्षक/अपर पोलीस आयुक्‍त 
i | पदसंख्या ०१ 
ii | पदनाम अपर पोलीस आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, मुंब 
iii | कार्यक्षेत्र मुंबई शहर पोलीस आयुक्तालय, ठाणे शहर, मिरा-भाईंदर-वसई- 


विरार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्‍तालये, ठाणे ग्रामीण, पालघर व 
रायगड जिल्हा घटक येथील पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी. 
iv धपत्याख THER ।१ पोलीस उप आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, 
वर्ग दक्षिण विभाग, मुंबई (सद्यस्थितीतील मंजूर पद) 


- प्रभारी अधिकारी परिमंडळ १ ते ५, बंदर परिमंडळ व वाहतूक 
विभाग, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान पर्यवेक्षण 
अधिकारी. 

२) पोलीस उप आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, 
उत्तर विभाग, मुंबई (आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई येथील 
मंजूर पोलीस उप आयुक्‍त पद स्थलांतरीत करून) 

- प्रभारी अधिकारी परिमंडळ ६ ते १२ आणि रा.रा.पो. बल गट 
H.C गोरेगांव, १९ बाळेगांब पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान पर्यवेक्षण अधिकारी. 

३) पोलीस उप आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान, 
सागरी विभाग, नवी मुंबई (नवनिर्मित पद) 

- प्रभारी अधिकारी, ठाणे शहर, मिरा-भाईंदर-बसई-विरार, नवी 
मुंबई पोलीस SAAS, ठाणे ग्रामीण, पालघर व रायगड 
जिल्हा घटक पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


पर्यवेक्षण अधिकारी. 
Q | पोलीस अधीक्षक/पोळीस उप आयुक्‍त 
i पदसंख्या ०२ 
ii पदनाम पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व म 
तंत्रज्ञान 
iii कार्यक्षेत्र १) पोलीस उप आयुक्त, सागरी विभाग, नवी मुंबई, 


- प्रभारी अधिकारी, ठाणे शहर, मिरा-भाईंदर-बसई-विरार, नवी 
मुंबई पोलीस SAAS, ठाणे ग्रामीण, पालघर व रायगड 
जिल्हा घटक आणि सागरी दळणवळण व्यवस्था या 
संदर्भातील पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान पर्यवेक्षण 
अधिकारी. 

२) पोलीस अधीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबाद, 

- औरंगाबाद परिक्षेत्र, नांदेड परिक्षेत्र ब नाशिक परिक्षेत्रांतर्गत 
सर्व घटकांचे ठिकाणी पोलीस दळणवळण ब माहिती तंत्रज्ञान 
पर्यवेक्षण अधिकारी. 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 
afters - ब 
नवनिमीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


अपर पोलीस 
महासंचालक a | अपर पोलीस 
i उप आयुक्‍त / पोलीस 
sae आयुक्त / पोलीस | पोलीस उप आयुक्त / पोलीस सहा. पोलीस आयुक्‍त / पोलीस उप अधीक्षक पोलीस निरीक्षक पोलीस उप निरीक्षक 
पुनर्रचनेपशचात हुद्दा व पदनाम दळणवळण, उप महानिरीक्षक अधीक्षक दळणवळण व र 5 3 
; : दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
माहिती तंत्रज्ञान ।|दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
व परिवहन माहिती तंत्रज्ञान 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
पोलीस पोलीस पोलीस 'पोलीस | पोलीस | पोलीस | पोलीस पोलीस 'पोलीस पोलीस 'पोलीस 
अपर पोलीस 'पोलीस पोलीस पोलीस 'पोलीस पोलीस 
भे अधीक्षक उपअधीक्षक | उपअधीक्षक निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक 
महासंचालक व । उपमहानिरिक्षक अधीक्षक उपअधीक्षक निरीक्षक उपनिरीक्षक 
: संदेश बिनतारी संदेश बिनतारी | बिनतारी संदेश बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी संदेश बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना संचालक पोलीस | पोलीस बिनतारी | बिनतारी संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश 
टा बिनतारी संदेश संदेश (अभियांत्रिकी) (अभियांत्रिकी) (अभियांत्रिकी) : (वीजतंत्री (अभियांत्रिकी) (वीजतंत्री : 
(वाहतूक) (वाहतूक) एकूण (वाहतूक) | (भांडार) | (वीजतंत्री) । एकूण (वाहतूक) | (वीजतंत्री ) | (भांडार ) एकूण 
'पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक 
Pt ° : g g g शि al 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
२ प्रशासन | g | oe | | 2 | | 3 | 
३ ।पोलीस निरीक्षक गृह g g ee | 
४ ।नियोजन शाखा g g g g 
& ।परवाना शाखा g za | | g g 
६ |।बंदोबस्त शाखा [__०__| g g 
|» | संशोधन व विकास विभाग १ za २ २ प्‌ g द 
८ मध्यवर्ती भांडार g | oe | g g २ g g g 3 
९ प्रशिक्षण केंद्र g [__१__| २ g 3 3 3 द 
|_१० | व्हि-सॅट व माहिती तंत्रज्ञान १ | oe | g g 3 ३ 
| ee | १ | सीसीटीएनएस प्रकल्प ( संचालक आस्थापना ) २ २ २ २ 
१२ | दळणवळण विभाग g | oe | g १ १ १ 
१३ |बिजांक कक्ष १ [| १__| g g g g 
१४ ।मध्यवती तपासणी कार्यालय व संनियंत्रण कक्ष g १ र २ 
१५ मोटर परिवहन विभाग | 3 | 
१६ ।पोलीस कल्याण शाखा g g g g 
| ve | अपर पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई [__९१____| [__९१___| | oe | foe | g २ २ 
१८ |पोलीस महासंचालक कार्यालय १ za | oe | १ g 
'पोलीस उप-आयुक्‍्त दक्षिण - पोलीस आयुक्त मुंबई g g ee g g g g र 
१९ मुंबई 
'पोलीस उप-आयुक्‍्त उत्तर - पोलीस आयुक्‍त मुं g g | 3 | g g g g २ 
'पोलीस आयुक्‍त मुंबई आस्थापना ष्‌ g द RB १५ २ ३० षद we g g Row 
२० पोलीस आयुक्त मुंबई लोहमार्ग आस्थापना g g g g र 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 
नवनिमीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


अपर पोलीस 
महासंचालक a | अपर पोलीस 
i 'पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस 
पुनर्रचनेपश्चात हुद्दा व पदनाम saa ball अधीक्षक दळणवळण व सहा. पोलीस आयुक्‍त / पोलीस उप अधीक्षक पोलीस निरीक्षक पोलीस उप निरीक्षक 
q g वळणजळणा Pea, : दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
माहिती तंत्रज्ञान ।|दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
व परिवहन माहिती तंत्रज्ञान 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
पोलीस पोलीस 'पोलीस | पोलीस | पोलीस | पोलीस पोलीस पोलीस पोलीस पोलीस 
अपर धत त पोलीस. पोलीस पोलीस पोलीस लीस [लीस पोलीस लीस लीस | पोलीस | पोलीस पोलीस लीस लीस पोलीस लीस 
: अधीक्षक उपअधीक्षक | उपअधीक्षक निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक 
महासंचालक व । उपमहानिरिक्षक अधीक्षक उपअधीक्षक निरीक्षक उपनिरीक्षक 
: संदेश बिनतारी संदेश बिनतारी | बिनतारी संदेश बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी संदेश बिनतारी । बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी 
संचालक पोलीस | पोलीस बिनतारी | बिनतारी संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना संदेश संदेश भरयांत्रिकी संदेश भरयांत्रिकी संदेश संदेश भ्रयांत्रिकी संदेश संदेश संदेश संदेश भरयांत्रिकी संदेश संदेश संदेश संदेश 
बिनतारी संदेश संदेश (अभियांत्रिकी) (अभियांत्रिकी) (अभियांत्रिकी) र (वीजतंत्री (अभियांत्रिकी) (वीजतंत्री : 
(वाहतूक) (वाहतूक) एकूण (वाहतूक) | (भांडार) | (वीजतंत्री) | एकूण (वाहतूक) | (वीजतंत्री ) | (भांडार ) एकूण 
२१ | अपोमंस दहशदवाद विरोधी पथक, मुंबई g g g g 
२२ |अपोमंस फोर्स वन, मुंबई g g g g 
२३ | आयुक्त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई, g |. ल. 3 g g g g 
२४ | समादेशक, रारापो बल गट क्र. ८, गोरेगांव, मुंबई. g g २ g g २ 
२५ | पोलीस अधिक्षक, सागरी सुरक्षा, नवी मुंबई g g | oe | g g g g २ 
डायल ११२ प्रकल्प - पोलीस अधिक्षक, सागरी 
oe डायल ११२ प्रक 'पोलीस अधिक्षक, सागरी सुरक्षा, व 2 2 र डं 
नवी मुंबई 
२७ ।पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई १ शिंक र १ ३ ३ R ष्‌ 
२८ |पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर १ | 3 | ३ g x ७ 4 RR 
२९ |पोलीस आयुक्‍त, मीरा भाईंदर वसई विरार g | ek | g g २ ष्‌ २ ic) 
३० |पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण g g २ g 3 
३१ |पोलीस अधिक्षक, पालघर g g R g 3 
३२ पोलीस अधिक्षक, रायगड g g २ g 3 
३३ ।समादेशक, रारापो बल गट क्र. १९, बाळेगांव, नवी मुंबई. g g २ g g २ 
३४ | पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर g g |...“ ० g g g g २ 
डायल १९१२ प्रकल्प -पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, 
३८ | डायल १९२ -,पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, र र 7 7 
नागपूर 
गडचिरोली परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, 
३६ 5S Pe il Freel eed g २ २ 
नागपूर 
३७ | अपर पोलीस अधिक्षक, अहेरी g g g g 
३८ | पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 4 g २ 3 २ ष्‌ 
३९ | पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर g g २ २ डू 
४० | पोलीस अधिक्षक, गोंदिया g g 3 २ & 
४९१ | समादेशक, रारापो बल गट क्र. १३,गडचिरोली. g g २ g g २ 
समादेशक, भाराब - २, रारापो बल गट क्र. १५, 
४२ स , भाराब - २, रारापो बल गट क्र. १५. र A र १ डं 


गोंदिया, 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 
परिशिष्ठ - ब 
नवनिमीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


पुनर्रचनेपशचात हुद्दा व पदनाम 


अपर पोलीस 
महासंचालक व 
संचालक 
दळणवळण, 
माहिती तंत्रज्ञान 
व परिवहन 


अपर पोलीस 
आयुक्‍त / पोलीस 
उप महानिरीक्षक 
दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान 


'पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस 
अधीक्षक दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान 


सहा. पोलीस आयुक्‍त / पोलीस उप अधीक्षक 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


'पोलीस निरीक्षक 


दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


पोलीस उप निरीक्षक 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 


अ.क्र. 


'पोलीस आस्थापना 


अपर पोलीस 
महासंचालक व 
संचालक पोलीस 
बिनतारी संदेश 


'पोलीस 
उपमहानिरिक्षक 
'पोलीस बिनतारी 

संदेश 


पोलीस 
अधीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वाहतूक) 


पोलीस 

अधीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


पोलीस पोलीस 
उपअधीक्षक | उपअधीक्षक 
बिनतारी | बिनतारी 
संदेश संदेश 
(वाहतूक) 'एकूण 


पोलीस 
उपअधीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


'पोलीस 

निरीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


पोलीस | पोलीस 
निरीक्षक | निरीक्षक 
बिनतारी | बिनतारी 
संदेश संदेश 
(वाहतूक) | (भांडार ) 


पोलीस 
निरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वीजतंत्री ) 


पोलीस 
उपनिरीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


पोलीस 'पोलीस पोलीस 
उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक 
बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी 
संदेश संदेश संदेश 
(वाहतूक) | (वीजतंत्री ) | (भांडार ) 


नागपूर परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर 


5 


पोलीस आयुक्त, नागपूर 


पोलीस अधिक्षक, भंडारा 


'पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामिण 


'पोलीस अधिक्षक, वर्धा 


समादेशक, रारापो बल गट क्र. ४, नागपूर. 


»० | “० | alr] « 


'पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, नागपूर 


“० | “० | »5 | “० ८.० “७ 


vo | 0] ~ | |] « 


“० | “० | “० | “०-० « 


vo] “० | w] XK | 0 


'पोलीस अधिक्षक, अपारंपारिक अभियान प्र. केंद्र, 
नागपूर 


राज्य गुप्त वार्ता विभाग, नागपूर. 


'पोलीस अधिक्षक, विशेष कृती दल, नागपूर 


राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, नागपूर 


5 


a 


अमरावती परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, 
नागपूर 


5 


a 


पोलीस आयकत, अमरावती शहर 


पोलीस अधिक्षक, अकोला 


पोलीस अधिक्षक, अमरावती ग्रामीण 


पोलीस अधिक्षक, बुलढाणा 


'पोलीस अधिक्षक, वाशीम 


पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ 


समादेशक, रारापो बल गट क्र. ९, अमरावती. 


'पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, औरंगावाद 


७ | »० |-०| «८० “० || “० «० 


ALA |K) K |] K | KY] K [XK 


औरंगाबाद परिक्षेत्र -पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, 
औरंगावाद 


~ 


a 


~ 


a 


'पोलीस आयुक्‍त, औरंगावाद शहर 
'पोलीस अधिक्षक, औरंगावाद ग्रामीण 


'पोलीस अधिक्षक, बीड 


'पोलीस अधिक्षक, जालना 


“५७ | »०| “० | “० 


“5 | »०। »० | “० 


A lw] “७ | w 


K lo] «K le 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 
परिशिष्ठ - ब 
नवनिमीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


पुनर्रचनेपशचात हुद्दा व पदनाम 


अपर पोलीस 
महासंचालक व 
संचालक 
दळणवळण, 
माहिती तंत्रज्ञान 
व परिवहन 


अपर पोलीस 
आयुक्‍त / पोलीस 
उप महानिरीक्षक 
दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान 


'पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस 
अधीक्षक दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान 


सहा. पोलीस आयुक्‍त / पोलीस उप अधीक्षक 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


पोलीस निरीक्षक 


दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


पोलीस उप निरीक्षक 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 


पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 


अ.क्र. 


'पोलीस आस्थापना 


अपर पोलीस 
महासंचालक व 
संचालक पोलीस 
बिनतारी संदेश 


'पोलीस 
उपमहानिरिक्षक 
'पोलीस बिनतारी 

संदेश 


पोलीस 
अधीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वाहतूक) 


पोलीस 

अधीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


पोलीस 
उपअधीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वाहतूक) 


पोलीस 
उपअधीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
'एकूण 


पोलीस 
उपअधीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


'पोलीस 

निरीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


पोलीस 
निरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वाहतूक) 


पोलीस 
निरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(भांडार ) 


पोलीस 
निरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वीजतंत्री ) 


पोलीस 
उपनिरीक्षक 
बिनतारी संदेश 
(अभियांत्रिकी) 


पोलीस 
उपनिरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वाहतूक) 


'पोलीस 
उपनिरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(वीजतंत्री ) 


पोलीस 
उपनिरीक्षक 
बिनतारी 
संदेश 
(भांडार ) 


'पोलीस अधिक्षक, उस्मानाबाद 


'पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, औरंगावाद 


समादेशक, भाराब - १, रारापो बल गट क्र. ९१४, 
औरंगाबाद. 


समादेशक, रारापो बल गट क्र. ३, जालना. 


नांदेड परिक्षेत्र -पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, 
औरंगावाद 


'पोलीस अधिक्षक, हिंगोली 


'पोलीस अधिक्षक, लातूर 


'पोलीस अधिक्षक, नांदेड 


'पोलीस अधिक्षक, परभणी 


समादेशक, रारापो बल गट क्र. १२, हिंगोली 


A] Ww] MN! ०८ | त 


नाशिक परिक्षेत्र -पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, 
औरंगावाद 


~ 


a 


'पोलीस आयुकत, नाशिक शहर 


पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर 


'पोलीस अधिक्षक, धुळे 


पोलीस अधिक्षक, जळगांव 


पोलीस अधिक्षक, नंदूरबार 


“० | “० “० | wale 


'पोलीस अधिक्षक, नाशिक ग्रामीण 


a 


समादेशक, रारापो बल गट क्र. ६, धुळे 


राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, धुळे 


>० | “० 


Ala], o | "०५८ “५७-८४ ८८ 


संचालक, महाराष्ट पोलीस अकादमी, नाशिक 


~ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 
नवनिमीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


अपर पोलीस 
महासंचालक a | अपर पोलीस 
i 'पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस 
पुनर्रचनेपश्चात हुद्दा व पदनाम पण णा ळक हाळ अधीक्षक दळणवळण a | तहा. पोलीस आयुक्‍त / पोलीस उप अधीक्षक पोलीस निरीक्षक पोलीस उप निरीक्षक 
q हु वळ गवळण; पाहा तराव : दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
माहिती तंत्रज्ञान ।|दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
व परिवहन माहिती तंत्रज्ञान 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
पोलीस पोलीस पोलीस | पोलीस | पोलीस | पोलीस पोलीस पोलीस पोलीस पोलीस 
अपर धा से पोलीस पोलीस पोलीस पोलीस लीस लीस पोलीस लीस लीस | पोलीस | पोलीस acter [लीस लीस पोलीस लीस 
: अधीक्षक उपअधीक्षक | उपअधीक्षक निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक | निरीक्षक उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक | उपनिरीक्षक 
महासंचालक व । उपमहानिरिक्षक अधीक्षक उपअधीक्षक निरीक्षक उपनिरीक्षक 
; संदेश बिनतारी संदेश बिनतारी | बिनतारी संदेश बिनतारी । बिनतारी | बिनतारी । बिनतारी संदेश बिनतारी । बिनतारी | बिनतारी | बिनतारी 
संचालक पोलीस | पोलीस बिनतारी | बिनतारी संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश बिनतारी संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना संदेश संदेश भरयांत्रिकी संदेश भरयांत्रिकी संदेश संदेश भ्रयांत्रिकी संदेश संदेश संदेश संदेश भरयांत्रिकी संदेश संदेश संदेश संदेश 
बिनतारी संदेश संदेश (अभियांत्रिकी) (अभियांत्रिकी) (अभियांत्रिकी) : (वीजतंत्री (अभियांत्रिकी) (वीजतंत्री ; 
(वाहतूक) (वाहतूक) एकूण (वाहतूक) | (भांडार) | (वीजतंत्री) | एकूण (वाहतूक) | (वीजतंत्री ) | (भांडार ) एकूण 
८८ | पोलीस अधिक्षक, पश्‍चिम विभाग, पुणे. g g } ek | g g g g २ 
कोकण - पोलीस पश्‍चिम विभाग, 
८९ | कोकण परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पश्‍चिम विभाग, : ee र ; 7 वि हं र 
पुणे. 
९० | पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी g g २ g 3 
९१ | पोलीस अधिक्षक, सिंधुदूर्ग g g २ g 3 
कोल्हापूर - पोलीस पश्‍चिम विभाग, 
= ल्हापूर परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पश्‍चिम विभाग, १ te र 2 रि र री 2 
पुणे. 
९३ |पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर g | ok | २ 3 x 3 g ८ 
९४ |पोलीस आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड g mses | g g २ प्‌ २ ७ 
Qu पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर g g २ २ डू 
९६ | पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर १ १ र ३ र ष्‌ 
९७ | पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण g g २ 3 २ ष्‌ 
९८ | पोलीस अधिक्षक, सांगली g g २ २ ¥ 
९९ | पोलीस अधिक्षक, सातारा g g २ द २ ८ 
| १०० | 'पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ग्रामीण g g २ ३ २ ष्‌ 
| १०१ | 'पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, पुणे g g g g 
१०२ | पोलीस अधिक्षक, महामार्ग पोलीस, पुणे | ok | g | ook | | 2 | २ 
१०३ | पोलीस अधिक्षक, महामार्ग पोलीस, नागपूर eg 2] g Lf er | |. ae २ 
१०४ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. १, पुणे g g २ g g २ 
१०५८ [समादेशक, रारापो बल गट क्र. २, पुण g g र g g 2 
१०६ |[समादेशक, रारापो बल गट क्र. ५, दोड g g र g g 2 
| १०७ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. ७, दौंड g g 2 g g 2 
१०८ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. ९०, सोलापूर g g २ g g २ 
समादेशक, भाराब - 
el? देशक, भाराब - ३, g g १ g रे 
रारापो बल गट क्र. १६, कोल्हापूर. 
एकूण | ok | २ द | १_| ३३ | x | ३७ १९८ ष्ट |. १_| २ | १९७९ | २४८ १७२ v २ ४२६ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 


नवनिर्मीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


सपोउपनि | पोलीस पोलीस 
(वरिष्ठ हवालदार  । पोलीस नाईक शिपाई 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक 'पोलीस हवालदार विक (तांत्रिक (तांत्रिक तांत्रिक 
aan ee (वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी) (तांत्रिक अधिकारी ) a: सहाय्यक ग्रेड-। सहाय्यक सहायक Haas dicta वाहनचालक संवर्ग 
q हु दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 'दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक) | ay ग्रेड-९) ळक सहा.पोलीस उप निरीक्षक ते पोलीस शिपाई 
दळणवळण |दळणवळण |दळणवळणव |* 
व माहिती : व माहिती 
ग व माहिती माहिती तंत्रज्ञान |. 
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान TT 
एकूण 
पदसंख्या 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
पुः Tara हु पोलीस 
वाहन 'पोलीस वाहन 
सपोउपनि हन घोलीस वाहन| पोलीस वाहन हृ 
सपोउपनि / पो.हवा./ पो.हवा./ | पो.हवा./ 'पोलीस । सपोउपनि/ । पो.हवा./ पो.ना./ पो.शि./कर्मश। चालक चालक 
रेडिओ सपोउपनि/ | / प्रमुख | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ पो.हवा./ एकाकी चालक चालक 
रेडिओ विजतंत्री : बिनतारी विजतंत्री | स्तंभ सहा. हवालदार | कर्मशाळा | कर्मशाळा कर्मशाळा गाळा सहा. 'पोलीस 
यांत्रिकी विजतंत्री । बिनतारी | भांडारपाल | आरेखक एकूण र विजतंत्री ; पदे 'पोलीस । पोलीस नाईक 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना यांत्रिकी : is यंत्रचालक कारागिर | भांडारपाल एकूण | मदतनीस | मदतनीस मदतनीस मदतनीस | पोलीस शिपाई 
यंत्रचालक ह a हवालदार 
निरीक्षक 
शि पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस अधीक्षक शि शि : 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
२ प्रशासन | [__0०___| g | | g २ 
३ ।पोलीस निरीक्षक गृह शिया g g २ 
४ ।नियोजन शाखा g g २ २ २ & 
& ।परवाना शाखा g g २ २ ष्‌ 
६ बंदोबस्त शाखा g g २ २ २ & 
|» | संशोधन व विकास विभाग Ro र g g By g द g ९ १७ g २ ४३ 
८ ।मध्यवती भांडार १ g g 3 g ८ १ Ro २ २ २३ 
९ ।प्रशिक्षण केंद्र ३ २ ष्‌ २ १ 3 R R २२ 
|_१० | व्हि-सॅट व माहिती तंत्रज्ञान 4 g द्‌ ष्‌ ष्‌ g | we | 
| ९९ | १ | सीसीटीएनएस प्रकल्प ( संचालक आस्थापना ) १ १ g g & 
१२ | दळणवळण विभाग g g रे २ & 
१३ |बिजांक कक्ष २ र र र | ७ | 
१४ ।मध्यवती तपासणी कार्यालय व संनियंत्रण कक्ष २ २ २५ २५ ३० 
१५ |मोटर परिवहन विभाग g g g g ८ ८ १९ 
१६ ।पोलीस कल्याण शाखा g g २ g xX १२ 
| ve | अपर पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई | oe | | oe | र | ox | १२ 
१८ |पोलीस महासंचालक कार्यालय La Ea २ 
'पोलीस उप-आयुक्‍्त दक्षिण - पोलीस आयुक्त मुंबई g २ ३ ३ ३ ९ | १ 
१९ मुंबई 
'पोलीस उप-आयुक्‍्त उत्तर - पोलीस आयुक्‍त मुं g २ ३ ३ ३ | ow | १ 
'पोलीस आयुक्‍त मुंबई आस्थापना १०७ x ष्ट १६९ ३२० २६ ड़ ३५० R द १५ wR ७२५ 
२० पोलीस आयुक्त मुंबई लोहमार्ग आस्थापना डड २ द ९ र ११ ३ २३ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 


नवनिर्मीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


सपोउपनि |पोलीस पोलीस 
(वरिष्ठ 'हवालदार  । पोलीस नाईक शिपाई 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक 'पोलीस हवालदार कि (तांत्रिक (तांत्रिक तांत्रिक 
Me sees eee (वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी) (तांत्रिक अधिकारी ) तांत्रिक सहाय्यक ग्रेड-। सहाय्यक ( ie dicta वाहनचालक संवर्ग 
q हु दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 'दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक) |२) ग्रेड-९) ळी सहा.पोलीस उप निरीक्षक ते पोलीस शिपाई 
दळणवळण [दळणवळण |दळणवळण व व माहिती 
व माहिती |व माहिती ।माहिती तंत्रज्ञान |. 
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान staat 
एकूण 
पदसंख्या 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
i BME पोलीस 
वाहन 'पोलीस वाहन 
सपोउपनि 'पोलीस वाहन| पोलीस वाहन 
सपोउपनि / पो.हवा./ पो.हवा./ | पो.हवा./ 'पोलीस । सपोउपनि/ । पो.हवा./ पो.ना./ पो.शि./कर्मश। चालक ह ह चालक 
रेडिओ सपोउपनि/ | / प्रमुख | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ पो.हवा./ i एकाकी चालक चालक 
रेडिओ विजतंत्री ि बिनतारी विजतंत्री | स्तंभ सहा. हवालदार | कर्मशाळा | कर्मशाळा कर्मशाळा गाळा सहा. 'पोलीस 
यांत्रिकी जतंत्री । बिनतारी | भांडारपाल | आरेखक एकूण : विजतंत्री 4 पदे 'पोलीस 'पोलीस नाईक 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना यांत्रिकी र र यंत्रचालक कारागिर | भांडारपाल एकूण | मदतनीस | मदतनीस मदतनीस मदतनीस | पोलीस शिपाई 
यंत्रचालक > = हवालदार 
निरीक्षक 
२१ | अपोमंस दहशदवाद विरोधी पथक, मुंबई बिड za २ 
२२ |अपोमंस फोर्स वन, मुंबई R र र g ७ २ ९३ 
२३ | आयुक्त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई, | oe | |e | 3 
२४ | समादेशक, रारापो बल गट क्र. ८, गोरेगांव, मुंबई. g 3 x २६ २ २८ ३६ 
२५ | पोलीस अधिक्षक, सागरी सुरक्षा, नवी मुंबई g २ ३ 3 g g g (३.1 
डायल ११२ प्रकल्प - पोलीस अधिक्षक, सागरी सुरक्षा, 
Re मुंबई Es za a 
नवी मुंबई 
२७ पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई द g द १३ ३० ¥ g g ३६ १ g g डड BR 
२८ |पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर रश g द Re ४७ द g g ष्५ g g R द | sre | Ro 
२९ |पोलीस आयुक्‍त, मीरा agar वसई विरार ष्‌ g प्‌ ११ २८ 3 g ३२ g g g ¥ Ro 
३० |पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण ३ डू ३ g R g R २५ 
३१ ।पोलीस अधिक्षक, पालघर ३ डू २ g Ro g २ Ww 
३२ ।पोलीस अधिक्षक, रायगड न ७ 3 aw ¥ g १९ g ¥ BY 
३३ ।समादेशक, रारापो बल गट क्र. १९, बाळेगांव, नवी मुंबई, g 3 g ष्‌ २६ २ २८ ३७ 
३४ | पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर g २ ३ २ २ g g RR 
डायल १९१२ प्रकल्प -पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, 
ae ११९२ प्रकल्प -पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, शि ea : 
नागपूर 
गडचिरोली परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, 
३६ * g g २ डू डू g Loe | 
नागपूर 
३७ | अपर पोलीस अधिक्षक, अहेरी | oe | =| 2 
३८ | पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली श्र g ट्र g २२ २९ र ३९ g डू ae ८७ 
३९ | पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर © 4 RR १३ 4 g १९ g ष्‌ ४२ 
४० | पोलीस अधिक्षक, गोंदिया 9 0 BY १७ प्‌ र्ड g डू ४९ 
४१ ।समादेशक, रारापो बल गट क्र. १३,गडचिरोली. g 3 ¥ २६ RK Bw 
समादेशक, भाराब - 2, रारापो बल गट क्र. 
eee देशक, भाराब - २, रारापो बल गट क्र. १५, टू डं २६ २६ RR 
: 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 


नवनिर्मीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


सपोउपनि | पोलीस पोलीस 
(वरिष्ठ हवालदार  । पोलीस नाईक शिपाई 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक 'पोलीस हवालदार तांत्रिक (तांत्रिक (तांत्रिक तांत्रिक 
पुनर्रचनेपश्‍चात हुद्दा व पदनाम (वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी) (तांत्रिक अधिकारी ) "तक सहाय्यक ग्रेड-| सहाय्यक oe sea 'पोलीस वाहनचालक संवर्ग 
q g दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक) | ay ग्रेड-९) दळणवळण सहा.पोलीस उप निरीक्षक ते पोलीस शिपाई 
दळणवळण |दळणवळण |दळणवळणव |* 
व माहिती : व माहिती 
ग व माहिती माहिती तंत्रज्ञान |. 
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान seria 
एकूण 
पदसंख्या 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
पुः Tara हु पोलीस 
वाहन 'पोलीस वाहन 
सपोउपनि हन latter वाहन| पोलीस वाहन ह्‌ 
सपोउपनि / पो.हवा./ पो.हवा./ | पो.हवा./ 'पोलीस । सपोउपनि/ । पो.हवा./ पो.ना./ पो.शि./कर्मश। चालक चालक 
रेडिओ सपोउपनि/ | / प्रमुख | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ पो.हवा./ भे एकाकी चालक चालक 
रेडिओ विजतंत्री : बिनतारी विजतंत्री | स्तंभ सहा. हवालदार | कर्मशाळा | कर्मशाळा कर्मशाळा गाळा सहा. 'पोलीस 
यांत्रिकी fast | बिनतारी | भांडारपाल | आरेखक एकूण र विजतंत्री ; पदे 'पोलीस 'पोलीस नाईक 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना यांत्रिकी : is यंत्रचालक कारागिर | भांडारपाल एकूण | मदतनीस | मदतनीस मदतनीस मदतनीस | पोलीस शिपाई 
यंत्रचालक क she हवालदार 
निरीक्षक 
४३ | नागपूर परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर g २ ३ डं g ष्‌ १ Be 
४४ lutea आयुक्त, नागपूर ९ g ७ g RC ४ ष्‌ g ष्र g g g cy ९३ 
४५ | पोलीस अधिक्षक, भंडारा ¥ ¥ c Ry E g Bu g z Ro 
४६ | पोलीस अधिक्षक, नागपूर ग्रामिण द ¥ Ro १७ 3 g २१ g 3 vo 
४७ | पोलीस अधिक्षक, वर्धा द ष्‌ ११ ९ ¥ g wy g x 3B 
४८ | समादेशक, रारापो बल गट क्र. ४, नागपूर. g 3 डं २६ २ २८ ३६ 
४९ | पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, नागपूर g g g g g द 
पोलीस अधिक्षक, अपारंपारिक अभियान प्र. केंद्र, 
ko fe षि शि 
नागपूर 
५१ (राज्य गुप्त वार्ता विभाग, नागपूर. g g शिक Ea 
५२ | पोलीस अधिक्षक, विशेष कृती दल, नागपूर g g os | २ 
५३ |राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, नागपूर र g ३ x र & १२ 
अमरावती - पोलीस पूर्व विभाग, 
ay |अमरा परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पूर्व विभाग, र २ 7 : र रर र र 
नागपूर 
८५८५_ [पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर ¥ 3 © RB g g Ry g R Ro 
५६ | पोलीस अधिक्षक, अकोला ७ द १३ श्प्‌ g g १७ g ¥ vo 
८७ | पोलीस अधिक्षक, अमरावती ग्रामीण 0 q १३ १७ प्‌ 3 २३ g g ष्‌ BR 
५८ | पोलीस अधिक्षक, बुलढाणा द द १२ aR x g Ww g x ad 
५९ | पोलीस अधिक्षक, वाशीम % डू é Ro 3 g a g २ ३० 
Ro [पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ ¥ ¥ ट्‌ शद ३ g RC g 3 ED 
६१ समादेशक, रारापो बल गट क्र. ९, अमरावती. g 3 ¥ २६ RK vw 
६२ | पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, औरंगावाद g २ ३ ३ 3 g g ९३ 
औरंगाबाद परिक्षेत्र -पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, 
६३ औरंगावाद द परिो का दै g २ g डू x g प्‌ g gu 
औरंगावाद 
६४ ।पोलीस आयुक्‍त, औरंगावाद शहर ७ द १३ २० डू g २५ g g 2 ४९ 
६५ | पोलीस अधिक्षक, औरंगावाद ग्रामीण ष्‌ 3 é २२ g g रड g २ ४० 
६६ | पोलीस अधिक्षक, बीड 4 ष्‌ Ro १६ डू g २१ g 4 BR 
६७ | पोलीस अधिक्षक, जालना 4 ¥ 8 RR र g १५ g ष्‌ ३५ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 


नवनिर्मीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


सपोउपनि । पोलीस पोलीस 
(वरिष्ठ हवालदार  । पोलीस नाईक शिपाई 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक 'पोलीस हवालदार तांत्रिक (तांत्रिक (तांत्रिक तांत्रिक 
aie हता (वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी) (तांत्रिक अधिकारी ) aa: सहाय्यक ग्रेड-। सहाय्यक सहाव्यका Heat dicta वाहनचालक संवर्ग 
q हु दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 'दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक) | ay ग्रेड-९) दळणवळण सहा.पोलीस उप निरीक्षक ते पोलीस शिपाई 
दळणवळण |दळणवळण |दळणवळणव |* 
व माहिती : व माहिती 
ग व माहिती माहिती तंत्रज्ञान |. 
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान 'ततज्ञात. 
एकूण 
पदसंख्या 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
*) RE पोलीस 
वाहन 'पोलीस वाहन 
सपोउपनि हन latte वाहन| पोलीस वाहन हु 
सपोउपनि / पो.हवा./ पो.हवा./ | पो.हवा./ 'पोलीस । सपोउपनि/ । पो.हवा./ पो.ना./ पो.शि./कर्मश। चालक चालक 
रेडिओ सपोउपनि/ | / प्रमुख | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ पो.हवा./ 3 एकाकी चालक चालक 
रेडिओ विजतंत्री : बिनतारी विजतंत्री | स्तंभ सहा. हवालदार । कर्मशाळा | कर्मशाळा कर्मशाळा गाळा सहा. 'पोलीस 
यांत्रिकी विजतंत्री । बिनतारी | भांडारपाल | आरेखक एकूण : विजतंत्री ; पदे 'पोलीस । पोलीस नाईक 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना यांत्रिकी ‘i is यंत्रचालक कारागिर | भांडारपाल एकूण | मदतनीस | मदतनीस मदतनीस मदतनीस | पोलीस शिपाई 
यंत्रचालक a हवालदार 
निरीक्षक 
६८ | पोलीस अधिक्षक, उस्मानाबाद द ¥ Ro Ro ¥ g gu g ¥ ३५ 
६९ | पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, औरंगावाद g २ g g द 
समादेशक, भाराब - ९, रारापो बल गट क्र. ९४. 
७० | स on देशक, भाराब - १, रारापो बल गट क्र. १४, र डं डं २६ २६ RR 
; 
| oe |समादेशक, रारापो बल गट क्र. ३, जालना. g 3 डं २६ २ २८ ३६ 
नांदेड -पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, 
oe देड परिक्षेत्र .,पोलीस अधिक्षक, मध्य विभाग, र 2 3 a < र 8 
औरंगावाद 
७३ | पोलीस अधिक्षक, हिंगोली % x eZ RR 2 g a g २ ३० 
७४ | पोलीस अधिक्षक, लातूर द & RR १० ३ g Be g x ३५ 
७५ | पोलीस अधिक्षक, नांदेड छ द १३ २२ ३ g २ R द्‌ ER 
७६ | पोलीस अधिक्षक, परभणी & ष्‌ ११ 9 x g १२ g g g ३० 
| vv | समादेशक, रारापो बल गट क्र. १२, हिंगोली g ३ x २६ २ २८ ३६ 
नाशिक परिक्षेत्र -पोलीस विभाग, 
७८ | रिक्षेत्र-पोलीस अधिक्षक, मध्य ह र २ 3 र र 7 र ae 
औरंगावाद 
७९ |पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर ष्‌ 3 ८ १६ g g Re g र ३५ 
८० | पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर ८ प्‌ ३ २० ¥ g २५ g द ष्र 
८१ | पोलीस अधिक्षक, धुळे ष्‌ डू 8 8 3 g १३ g डं ३१ 
८२ | पोलीस अधिक्षक, जळगांव ष्‌ द RR २० र g २३ g छ ४९ 
८३ | पोलीस अधिक्षक, नंदूरबार डं द Ro १० R g १३ g 3 ३१ 
८४ । पोलीस अधिक्षक, नाशिक ग्रामीण ८ १० Re २६ प्‌ g 32 g g द्‌ ६५ 
८५ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. ६, धुळे g ३ २६ २ २८ ३६ 
८६ |। राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, धुळे र २ 1. र 6 १३ 
८७ | ears, महाराष्ट पोलीस अकादमी, नाशिक x g g g g ष्‌ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक पीडव्ल्युएस - ०५१९ / प्र.क्र. ३५१/ पोल-४ , दिनांक २८ मार्च २०२२ 


परिशिष्ठ - ब 


नवनिर्मीत "पोलीस दळणवळण, माहीती तंत्रज्ञान व परिवहन " विभागामध्ये राज्यांतर्गत विविध पोलीस आस्थापनांवरील मनुष्यबळाची पुनर्रचना 


सपोउपनि |पोलीस पोलीस 
(वरिष्ठ हवालदार  । पोलीस नाईक शिपाई 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक 'पोलीस हवालदार ee (तांत्रिक (तांत्रिक तांत्रिक 
पुना चात ह भावतात (वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी) (तांत्रिक अधिकारी ) तांत्रिक सहाय्यक ग्रेड-। सहाय्यक ९ iene dicta वाहनचालक संवर्ग 
q g दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यक) |२) ग्रेड-९) ear सहा.पोलीस उप निरीक्षक ते पोलीस शिपाई 
दळणवळण [दळणवळण |दळणवळण व व माहिती 
व माहिती |व माहिती ।माहिती तंत्रज्ञान |. 
तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान strat 
एकूण 
पदसंख्या 
पुनर्रचनेपूर्वीचे हुद्दे व पदनामे 
पु Tara हु पोलीस 
वाहन 'पोलीस वाहन 
सपोउपनि 'पोलीस वाहन| पोलीस वाहन 
सपोउपनि / पो.हवा./ पो.हवा./ | पो.हवा./ 'पोलीस । सपोउपनि/ । पो.हवा./ पो.ना./ पो.शि./कर्मश। चालक i ह्‌ चालक 
रेडिओ सपोउपनि/ | / प्रमुख | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ | सपोउपनि/ पो.हवा./ 7 एकाकी चालक चालक 
रेडिओ विजतंत्री न बिनतारी विजतंत्री | स्तंभ सहा. हवालदार | कर्मशाळा | कर्मशाळा कर्मशाळा गाळा सहा. 'पोलीस 
यांत्रिकी fast | बिनतारी | भांडारपाल | आरेखक एकूण : विजतंत्री र पदे 'पोलीस 'पोलीस नाईक 
अ.क्र. 'पोलीस आस्थापना यांत्रिकी भे र यंत्रचालक कारागिर | भांडारपाल एकूण | मदतनीस | मदतनीस मदतनीस मदतनीस | पोलीस शिपाई 
यंत्रचालक 7 ऱ्य हवालदार 
निरीक्षक 
८८ | पोलीस अधिक्षक, पश्‍चिम विभाग, पुणे. g २ ३ 3 3 g g १३ 
कोकण परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पश्‍चिम विभाग, 
८९ क्षे eee विभाग, g २ g डू x x g Bw 
पुणे. 
९० | पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी 4 4 ९ RR २ g १५ g R ३१ 
९१ | पोलीस अधिक्षक, सिंधुदूर्ग & ९ श्र g Ru g ३१ 
कोल्हापूर परिक्षेत्र - पोलीस अधिक्षक, पश्‍चिम विभाग, 
२२ प जो क्षक, पश g र ३ डं g ष्‌ g BB 
पुणे. 
९३ |पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर RC g q g २६ ४५ छ g 4B g g g 6 | oe | 
९४ |।पोलीस आयुक्‍त, पिंपरी चिंचवड & g 4 R Re ३ g ३२ g g g % ६० 
Qu | पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर शहर ¥ 3 © RR g g we g 3 ३० 
९६ | पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर ९ 4 we २५ ष्‌ g ३१ g र © RR 
९७ | पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण ८ प्‌ ३ २१ डू g २६ २ २ ष्ठ 
९८ | पोलीस अधिक्षक, सांगली द ¥ RR १३ 3 g १७ g ष्‌ vo 
९९ | पोलीस अधिक्षक, सातारा Ro g द १७ २० ७ g २८ g र ८ RE 
| १०० | 'पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ग्रामीण é प्‌ १३ Re २ g २१ g g 4 rac) 
| 208 | 'पोलीस अधिक्षक, लोहमार्ग, पुणे १ g 2 g g g 
१०२ | पोलीस अधिक्षक, महामार्ग पोलीस, पुणे | ek | g | | g | 2 | 
१०३ | पोलीस अधिक्षक, महामार्ग पोलीस, नागपूर za g zw g > १__| 
१०४ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. १, पुणे g 3 x २६ र २८ ३६ 
१०५ [समादेशक, रारापो बल गट क्र. २, पण g 2 ¥ EG र र्ट EG 
१०६ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. ५, दोड श्‌ 2 ¥ EG R र्ट BR 
| १०७ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. ७, दौंड g E ¥ EG 2 र्ट Re 
१०८ |समादेशक, रारापो बल गट क्र. १०, सोलापूर g 3 x २६ र २८ ३६ 
समादेशक, भाराब - ३, 
w 
१०९ रारापो बल गट क्र. १६, कोल्हापूर. व : oe be = 
एकूण] ४६९ Qu ३८२ ८ zw ८७४ १६६३ २२३ UR | oe | |v | १९५८ ८ Ww ७३ २४७ |e | v | ce | Re ३८६९ 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ 


दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 
परिशिष्ट “क” 


पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या पोळीस अधिकारी व अंमलदार यांची कर्तव्ये ब जबाबदाऱ्या 


अ.क्र. 


पदनाम 


पदांच्या कर्तव्य व जबाबदा-या 


१ 


अपर पोलीस 
महासंचालक व 
संचालक, पोलीस 
दळणवळण, माहिती 
तंत्रज्ञान ब परिवहन 
विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


>, 
** 


अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व 
परिवहन विभाग महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे राज्यातील पोलीस बिनतारी 
दळणवळणाकरिता जबाबदार राहतील. तसेच पोलीस दळणवळण, माहिती 
तंत्रज्ञान व बिनतारी साधनसामुग्री ब दळणवळण व्यवस्थीत ठेवणे संदर्भात त्यांचे 
कनिष्ठ अधिका-यांवर योग्य परिवेक्षण करतील. त्यांना देखभाल/ 
दळणवळणामध्ये पोलीस अधिकारी / अंमलदार मदत करतील. 

सर्व पोलीस अधिकारी ब अंमलदार यांचेवर प्रशासकिय ब अनुशासकिय 
नियंत्रण ठेवतील. 

पोलीस बिनतारी/पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान घटकांना 
आवश्यकतेनुसार लागणा-या साधनसामुग्रीचा पुरबठा करणेसाठी कार्यवाही 
घेतील. 

राज्यातील अपर पोलीस आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान तसेच 
विभागीय पोलीस अधीक्षक, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांच्या 
कार्यालयाचे वार्षिक निरीक्षणे, भेटी, वरिष्ठ अधिका-यांच्या सहामाही सभा 
इ.घेतील. 

संचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान ब परिबहन विभागहे वेळोवेळी 
सुधारणा आणि वाढीस अधीन राहून विभागातील पोलीस अधिकारी व 
अंमलदार यांची कर्तव्ये ब जबाबदाऱ्‌ या निर्धारीत करतील. 

पोलीस दळणवळण वब माहिती तंत्रज्ञानविभागातील धोरणात्मक बाबीं बाबतीत 
पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना योग्य तो प्रस्ताव पाठविणे ब जी 
बाब त्यांच्या अधिकारात आहे त्याचे धोरण ठरविणे. 


पोलीस उप 
महानिरीक्षक, 
पोलीस दळणवळण 
ब माहिती तंत्रज्ञान 
विभाग, 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


7 
~ 


>, 
“ 


पोलीस उप महानिरीक्षक, पोलीस दळणवळण A माहिती तंत्रज्ञान विभाग, हे 
अपर पोलीस महासंचालक दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान ब परिवहन 
विभागयांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यास योग्य ती मदत करतील. तसेच 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञानवळणवळण/साधनसामुग्री व्यवस्थित ठेवणे 
संदर्भात त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी / अंमलदार यांना मार्गदर्शन करतील. कायदा/ 
नियम वब संचालक दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांच्या सर्वसाधारण 
आदेशाच्या अधिन राहून सर्व दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी/ 
अंमलदार यांचेबर अनुशासकिय/प्रशासकिय नियंत्रण ठेवतील. 

दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तांत्रिक समितीचे पोलीस उप 
महानिरीक्षक, दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान हे अध्यक्ष राहतील. अध्यक्ष या 
नात्याने आवश्यक असलेल्या उपकरणाचे विनिर्देश निश्‍चित करुन घेतील तसेच 
नविन तंत्रज्ञान ब नवीन प्रकारची उपकरणे/साधनसामुग्री घेणे संबंधी संचालक 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांना तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष म्हणून शिफारस 
करतील. 

संचालक कार्यालयातील, पोलीस उपअधिक्षक दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान,संशोधन ब विकास, मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, व्ही-सॅट यांचेबर थेट 
नियंत्रण ब संचालक कार्यालयातील सर्व शाखांवर नियंत्रण राहील. 

पोलीस उप महानिरीक्षक, दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांना पुर्नप्रदान 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


>, 
~~ 


केलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन योग्य ती वित्तीय मं . 
राज्यातील सर्व परिक्षेत्रिय पोलीस उपअधिक्षक, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान तसेच सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान यांच्या कार्यालयाचे वार्षिक निरीक्षणे, भेटी, वरिष्ठ अधिका-यांच्या 
सहामाही सभा इ.घेतील. 

पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान हे मुख्यालय स्थित पोलीस अंमलदार 
यांचे शेरे / सेवापट घेणे. 


3 | अपर पोलीस 4* मुंबई परिमंडळ पंपुर्ण दळणवळण बाबदारी अपर पोलीस आयुक्‍त, 
आयुक्‍त, पोलीस पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांची राहील. 
दळणवळण व 4* पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग तसेच बिनतारी साधनसामुग्री व 
माहिती तंत्रज्ञान दळणवळण व्यवस्थीत ठेवणे संदर्भात त्यांचे कनिष्ठ अधिका-यांवर योग्य 
विभाग, मुंबई परिवेक्षण करतील. 


\7 
** 


\7 \7 \7 
** 1 Me 


\7 
~~ 


७ 


* 


\7 
~~ 


\7 
~~ 


o 


>, 
* 


‘7 
“We 


परिक्षेत्रीयकार्यालयांवरप्रशासकियवअनुशासकियनियंत्रणठेबतील.तसेच, 
घटककार्यालयावरतांत्रिकनियंत्रणठेबतीलत्याचप्रमाणे कायदा / नियम ब शासन/ 
पोलीस महासंचालक/संचालक, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञानयांच्याव्दारे केलेल्या आदेशाचे अधिन राहून सर्व प्रशासकीय अधिकाराचा 
वापर करुन प्रशासकोय कामकाज करतील. 

मुंबई परिमंडळातील सर्व विभागीय कार्यालयांची वार्षिक तपासणी करणे, 
अकस्मात भेटी देणे, अतिमहत्बाचे बंदोबस्त कालावधीत देखरेख करणे, तेथील 
दळणवळण प्रत्यक्ष तपासणे. 

विभागातील सर्व कर्मचा-यांची वार्षिक शेरे लिहीणे व सेवा पुस्तिकात नोंदी घेणे. 
पोलीस निरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-यांच्या दैनंदिनीचे उतारे तपासणे. 
एएसओणए तपासणे. 

नियतकालीक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे 

अधिपत्याखालील सर्व घटकांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे. 

दळणवळण तपासणी करणे. भविष्यात दळणवळण सुधारणेबाबत नियोजन व 
उपाययोजना करणे. 

पुन:प्रक्षेपण केद्र येथील संच व यंत्रसामुग्रीची तपासणी करणे. 

सर्व नस्ती आणि लेखा विभागाची तपासणी करणे. 

प्रशासकोय नोंदी तपासणे. बाषिक अहवाल तपासणी करणे. 

पोलीस शिपाई ते सहा.पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या पोलीस दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान विभाग, पोलीस बिनतारी कर्मचा-याच्या बदल्या करणे. 

नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेउन दळणवळणामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर 
करन सुधारणा करणेबाबत अभ्यास करन उपाययोजनेसह वरिष्ठ कार्यालयास 
प्रस्ताव सादर करणे. 

जिल्हा / परिक्षेत्र / विभागीय पातळीवर तांत्रिक प्रशिक्षण आयोजित करणे. 
संबंधित परिमंडळीय भांडारावर पर्यवेक्षण ब देखरेख राहील. 

परिमंडळातील सर्व घटक कार्यालयातील साधन सामुग्री, दुरुस्ती -देखभाल व 
सुरक्षेठेबाबत परिवेक्षण करतील. 

वाषिक मागणी पत्रक तपासणी व छानणी करुन एकत्रीतरित्या पाठविणे. 
तपासणी दरम्यान पोलीस घटकप्रमुख यांना भेटून दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
दळणवळण विषयी अडचणी जाणून त्यावर पर्याय काढतील. तसेच पोलीस 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग, बिनतारी अधिकारी ब अंमलदार यांचे 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


प्रशासकोय णीबाबत सविस्तर चर्चा करतील. 

४ । पोलीस अधीक्षक, | महाराष्ट्रात असलेल्या पोलीस दळणवळण व म तंत्रज्ञान विभागाच्या 
पोलीस दळणवळण | परिमंडळाचे अधिकारी म्हणून पोलीस अधिक्षक हे राहतील. त्यांची कर्तव्ये 
ब माहिती तंत्रज्ञान  । खालीलप्रमाणे आहेत. 

4 परिमंडळातील संपुर्ण दळणवळणाची जबाबदारी पोलीस अधिक्षक, पोलीस 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञानयांची राहील. 

4* पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञानसाधनसामुग्री ब दळणवळण व्यवस्थीत 
ठेवणे संदर्भात त्यांचे कनिष्ठ अधिका-यांवर योग्य परिवेक्षण करतील. 

4* परिक्षेत्रीय कार्यालयांवर प्रशासकिय ब अनुशासकिय नियंत्रण ठेवतील. तसेच 
घटक कार्यालयावर तांत्रिक नियंत्रण ठेवतील त्याचप्रमाणे कायदा/नियम व 
शासन/पोलीस महासंचालक/संचालक, पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञानयांच्याव्दारे केलेल्या आदेशाचे अधिन राहून सर्व प्रशासकोय अधिकाराचा 
वापर करुन प्रशासकोय कामकाज करतील. 

4* आपल्या परिमंडळातील सर्व परिक्षेत्रीय कार्यालयांची बाषिक तपासणी करणे, 
अकस्मात भेटी देणे, अतिमहत्वाचे बंदोबस्त कालावधीत देखरेख करणे, तेथील 
दळणवळण प्रत्यक्ष तपासणे. 

4 विभागातील सर्व कर्मचा-यांची वार्षिक शेरे लिहीणे व सेवा पुस्तिकात नोंदी घेणे. 

4* पोलीस निरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-यांच्या दैनंदिनीचे उतारे तपासणे. 

4* एएसओए तपासणे. 

4* नियतकालीक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे 

4* अधिपत्याखालील सर्व घटकांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे. 

4 दळणवळण तपासणी करणे. भविष्यात दळणवळण सुधारणेबाबत नियोजन व 
उपाययोजना करणे. 

4* पुन:प्रक्षेपण केद्र येथील संच व यंत्रसामुग्रीची तपासणी करणे. 

4* सर्व नस्ती आणि लेखा विभागाची तपासणी करणे. 

4* प्रशासकोय नोंदी तपासणे. बार्षिक अहवाल तपासणी करणे. 

4 पोलीस शिपाई ते सहा.पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या पोलीस दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान अंमलदारांच्या बदल्या करणे. 

4* नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेउन दळणवळणामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर 
करन सुधारणा करणेबाबत अभ्यास करन उपाययोजनेसह वरिष्ठ कार्यालयास 
प्रस्ताव सादर करणे. 

4* जिल्हा/परिक्षेत्रविभागीय पातळीवर तांत्रिक प्रशिक्षण आयोजित करणे. 

4* संबंधित परिमंडळीय भांडारावर परिमंडळीय पोलीस अधिक्षक पोलीस 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांचे पर्यवेक्षण ब देखरेख राहील. 

4* परिमंडळातील सर्व घटक कार्यालयातील साधन सामुग्री, दुरुस्ती -देखभाल व 
सुरक्षेबाबत परिवेक्षण करतील. 

4* वार्षिक मागणी पत्रक तपासणी ब छानणी करुन एकत्रीतरित्या पाठविणे. 

4* तपासणी दरम्यान जिल्हा घटकप्रमुख यांना भेटून पोलीस दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञानविषयी अडचणी जाणून त्यावर पर्याय काढतील. तसेच पोलीस 
दळणवळण बव माहिती तंत्रज्ञानअधिकारी ब अंमलदार यांचे प्रशासकोय 
अडचणीबाबत सविस्तर चर्चा करतील. 

५ | पोलीस उप 4 परिमंडळोीय पोलीस अधिक्षक पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांच्या 
अधिक्षक, कार्यालयातील तांत्रिक शाखा, कार्यालयीन शाखा यावर पर्यवेक्षण करतील. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान 


>, 
“ 


महाराष्ट्र शासन, पोलीस महासंचालक कार्यालय व राज्य इतर 
कार्यालयांकडुन प्राप्त झालेल्या सर्व पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
विभाग, बिनतारी, टपाल, फॅसची तपासणी करन त्यावर योग्य ती कार्यवाही 
होणेबाबत पाठपुरावा करतील. 

परिमंडळीय कार्यालयातील सर्व शाखांमधील नस्ती परिमंडळीय पोलीस 
उपअधिक्षक दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांचे मार्फतीने वरिष्ठांना सादर 
करतील. 

परिमंडळीय विभागातील सर्व परिक्षेत्रे, शहर, जिल्हा, रारापोबल गट व इतर 
घटकांशी समन्वय साधून कार्यवाही घेतील. 

परिमंडळातील बंदोबस्ताचे वेळी कार्यालय येथे पूर्णपणे कार्यरत राहतील. 
परिमंडळातील बंदोबस्तावर पोलीस अधिक्षक दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
यांचे बतीने देखरेख ठेवतील. 

परिमंडळातील घटकांना बंदोबस्तासाठी आवश्यक साधनसामुग्री वाटपाबाबत 
पोलीस अधिक्षक दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांचे बतीने कामकाज करतील. 
पोलीस अधिक्षक पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान कार्यालयाचे जनसंपर्क 
अधिकारी म्हणून काम करतील. तसेच माहिती अधिकारामध्ये माहिती अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. 

नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन राज्यातील बिनतारी दळणवळण सुधारणेबाबत 
उपाययोजना सुचविणे. 

संचालक, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञाब पोलीस अधिक्षक 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान परिमंडळ यांचे कार्यालयाकडुन दिलेल्या विविध 
आदेशांची घटक कार्यालयाकडून पुर्तता करुन घेतील. 

परिमंडळातील दळणवळणाबाबत आढावा घेऊन त्रुटीबाबत सुचविण्यात 
येणाऱ्या तांत्रिक मार्गदर्शनाबाबत परिमंडळीय पोलीस अधिक्षक दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान यांचे मान्यतेने कार्यवाही घेतील. 

संचालक, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान ब विशेष.पोलीस महानिरीक्षक 
/पोलीस उप महानिरीक्षक, दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांनी घेतलेल्या 
वाषिक तपासणी अहवालामधील तसेच परिमंडळीय पोलीस अधिक्षक, 
दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांनी परिमंडळातील घटकांच्या घेतलेल्या वार्षिक 
तपासणी अहवालामधील त्रुटींची पुर्तता करुन योग्य तो पाठपुरावा करतील. 
वार्षिक मागणीपत्रकाबाबत पुढील ०३ वर्षांचे सर्व साधन सामुग्रीचा पथदर्शक 
नियोजन (रोड मॅप) परिमंडळीय पोलीस अधिक्षक दळणवळण वब माहिती 
तंत्रज्ञानयांचे मान्यतेने मान्यतेने वरिष्ठ कार्यालयास सादर करतील. 
अतिमहत्वाच्या बंदोबस्तासाठी साधनसामुग्री ब मनुष्यबळाचे नियोजन/आढावा 
घेऊन घटकांना पुरविण्याची कार्यबाही परिमंडळीय पोलीस अधिकारी 
दळणवळण व माहितो तंत्रज्ञानयांचे मान्यतेने घेतील. 

USS वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

मध्यवर्ती तपासणी कार्यालय व सनियंत्रण स्थानक येथील कामकाजावर नियंत्रण 
ठेवणे. दैनंदिन कामकाजाचा आढावा घेणे. 

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभागातील 
सपोउपनि/वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी a पो.हवा./तांत्रिक अधिकारी यांची 
खातेनिहाय लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्यास ब अंतिम निकाल तयार करण्यास 
अपर पोलीस महासंचालक वब संचालक पोलीस दळणवळण ब माहिती तंत्रज्ञान 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून नेमून दिलेले सदस्य/सचिव म्हणून संपूर्ण | 
जबाबदारी पार पाडणे. 

म.त.का. पुणे येथील कालबाहय संदेश/अभिलेख नाश/विक्रो करणेसंबंधी अपर 
पोलीस महासंचालक वब संचालक पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
म.राज्य, पुणे यांचे मान्यतेने कार्यवाही घेणे. 

व्ही एच एफ वरील सुरक्षाभंगासंबधीच्या काही तक्रारी असल्यास मार्गदर्शक 
तत्वाला अनुसरुन व त्या संबंधित परिपत्रकाप्रमाणे निपटारा करणे. 

संचालक यांच्या बतीने संपूर्ण राज्याचे पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान 
विषयक कामकाजावर योग्य ती देखरेख व नियंत्रण ठेवतील ब त्यासाठी घटक 
/परिक्षेत्रिय/7/परिमंडळीय कार्यालये योग्य ती कार्यवाही करुन घेतील. 
नियतकालिके ब अहवाल मागवून घेतील व गरजेनुसार घटकांना भेटी देतील. 
उच्च बिनतारी यंत्रणा आबाधित कार्यान्वित ठेवण्यासाठी उच्च कंपनाचा सराव 
सपोउपनि/वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी a पो.हवा./तांत्रिक अधिकारी राहावा 
याकरिता दर रविवारी उच्च कंपन कार्य कार्यान्वित ठेवण्याकरिता आवश्यक 
कार्यवाही घेणे. 

परिपत्रकाप्रमाणेपोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञानविभागातील अंमलदारांचे 
वाषिक सेवापट शेरे नोंदविणे. 

अंमलदार यांचे गैरवर्तनाबाबत रु.२४.९९ पर्यंत आर्थिक दंडाची शिक्षा करण्याचे 
अधिकार. 

वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्राथमिक ब विभागीय चोकशीचे कामकाज 
करणे. 

अंमलदार यांचे गैरवर्तनाचे शिक्षेबाबत प्रस्ताव तयार करुन वरीष्ठ कार्यालयास 
पाठविणे. 

आवश्यकतेनुसार घटक कार्यालयाचे बिनतारी दळणवळणाचे अभिलेख (लॉग) 
मागवून RSVP(Rhythm, Speech, Voice, Pitch) चा वापर योग्य झाला 
अगर कसे याची पडताळणी करतील.तसेच अंतर्गत saya करुन 
बाहीनीवरील शिस्त व सुरक्षाभंग होतो का याबाबत दक्षता घेतील. 

सुरक्षाभंगाच्या प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही घेऊन शिक्षेसंबधिची शिफारस 
वरिष्ठ कार्यालयास करतील. 


६ | पोलीस निरीक्षक, 4* जिल्हा/शहर /रा.रा.पो.बल गट /भा.रा.बल गट घटक प्रमुख हे कार्यालयीन व 
दळणवळण व घटकातील दळणवळण विषयक बाबींसाठी जबाबदार राहतील तसेच 
माहिती तंत्रज्ञान कर्मचा-यांचे वार्षिक, तांत्रिक/व्यावबसायीक योग्यतेचे मुल्यमापन करुन 


नोंदवहीमध्ये नोंद घेतील. 

दळणवळणविषयक व तांत्रिक कामकाजावर पर्यवेक्षण करणे. तांत्रिक मार्गदर्शन 
देणे. 

तांत्रिक कर्मचा-यांच्या, अबजारांची व यंत्रांची कालबध्द तपासणी करणे. 
जिल्ह्यांच्या मागणी पत्रकांची छाननी करणे. कालबध्द विवरण पत्रांची तपासणी 
करणे. 

भांडार तपासणी, त्रुटी दूर करणे व मार्गदर्शन करणे. 

देखभाल पत्रक तपासणी करणे. 

पोलीस फौजदार, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञानयांच्या कामात मार्गदर्शन 
करणे, त्यांची दैनंदिनी तपासणे. 

बंदोबस्ताची आखणी करुन संच उभारणी करवून घेणे. बिनतारी पुन:प्रक्षेपण 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


केंद्रास भेट देऊन तपासणी, दुरुस्ती/सुधारणा करुन घेणे. 

आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती घेउन आपल्या घटकातील अधिकारी व अंमलदार 
यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणे. 

घटकातील नियंत्रण कक्ष ब रिपीटर यांची मासिक तांत्रिक तपासणी करणे. 
घटकातील पोलीस स्थानकांची तिमाही तांत्रिक तपासणी करणे. 

भोगोलिक परिस्थिती ब नवीन तंत्रज्ञान याचा अभ्यास करुन घटकातील 
दळणवळण सुधारण्याबाबत नियोजन करुन त्यावर उपाययोजना करणे. 
पावसाळयापूर्वी नियंत्रण कक्ष ब रिपीटर यांची तपासणी करणे. 

कर्मशाळेतील तांत्रिक कामाचा दैनंदिन आढावा घेणे. 

स्थानिक पोलीस अधिकारी यांचेशी समन्वय ठेवून दळणवळण स्तर चांगले 
ठेवणेबाबत व सुधारणेबाबत कार्यवाही घेणे. 

प्रत्येक पोलीस स्थानकाचे परिरक्षा ब देखभाल नियमीतपणे होईल याकडे लक्ष 
देणे. 

वरिष्ठांनी आदेशित केलेले पोलीस विभागातील सर्व साधनसामुग्रीची दुरुस्ती 
आणि देखभाल व इतर सर्व कामे करणे. 

नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन नवीन साधनसामुग्रीची दुरुस्ती करणे. 

रेडिओ प्रोपोगेशन सॉप्टवेअर (आज्ञावली) किंवा तत्सम सॉपटवेअर 
(आज्ञावली) वापरुन पुन:प्रक्षेपण केंद्राची जागा निश्‍चित करणे. 

घटकातील कार्यरत, परिरक्षा राखीव असलेल्या संचांचा संचगणना अहवाल 
दरमहा वरिष्ठ कार्यालयास मार्फतीने सादर करतील. 

चोरी/गहाळ/क्षतीग्रस्त संचसामुग्रीबाबत तात्काळ त्या घटकाला भेट देऊन त्याचा 
सविस्तर अहवाल अपर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस दळणवळण 
ब माहिती तंत्रज्ञान यांना मार्फतीने सादर करतील. 

घटकाचे वार्षिक मागणीपत्रक वरिष्ठ कार्यालयास योग्य मार्फतीने वेळेत सादर 
करतील. 

यंत्रसामुग्रीच्या किरकोळ दुरुस्तीकरिता सुटे भागांची खरेदी करुन दुरुस्तीबाबत 
कार्यवाही घेतील ब साधनसामुग्री जास्त काळ नादुरुस्त राहणार नाही याची 
काळजी घेतील. 

भांडारातील उपलब्ध साधनसामुग्री नादुरुस्त असणार नाही याची दक्षता घेतील. 
घटकातील क्षप्रतेवर येणा-या व्यत्यय (Jamming) दोषाचे निवारण 
करण्याकरिता आवश्यक ती उपाययोजना करुन घेतील. 

बंदोबस्तापूर्बी ब नंतर सर्व साधनसामुग्री तपासून भांडारात जमा होणेबाबतची 
कार्यवाही घेतील. 

हमी कालावधीतील नादुरुस्त साधनसामुग्रीच्या दुरुस्तीबाबत वरिष्ठ कार्यालयास 
मार्फतीने पत्रव्यबहार करुन तात्काळ कार्यबाही घेतील. 

संगणक कार्यप्रणालीमधील कोणतीही यंत्रणा (RE Fax इ.) खंडीत राहणार नाही 
याची दक्षता घेतील. 

ARS कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार विजेरी देखभालीबाबतची कार्यवाही होते 
किंबा नाही याची खातरजमा करुन घेतील. 

खंडीत झालेल्या व्ही-सॅट स्थानकांची दुरुस्ती तात्काळ होणेबाबत कार्यवाही 
करुन स्थानके पूर्ववत कार्यरत होणेबाबत कार्यवाही घेतील. 

सर्व संचांचे ID अद्यावत करुन नियंत्रण कक्ष येथे ठेवतील. 

बंदोबस्त काळामध्ये उभारणी करण्यात आलेल्या अतिरिक्‍त स्थानके/यंत्रणा या 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


ठकाणी भेट देऊन यंत्रणा कार्य पल्याची ब अंमलदार कर्तव्यावर दक्ष 
असल्याची खात्री करतील आणि कसूरदार कर्मचा-यांचा अहवाल वरिष्ठांना 
सादर करतील. 

आधुनिक संचाचे किल मोड सुविधा सुरु असलेबाबत खात्री करतील वब संच 
गहाळ झालेनंतर किल मोड सह इतर फिचर्सचा वापर करुन सुविधेबाबत योग्य 
कार्यबाही घेतील. 

घटकातील तांत्रिक अधिकारी / अंमलदार यांना बिनतारी संचाचे सर्व विनिर्देशचे 
(Specifications) ज्ञान अवगत होईल याबाबत कार्यवाही घेतील. चाचणी 
उपकरणे वापर व परिरक्षणाबाबत सर्व अधिकारी/अंमलदार यांना अवगत 
होणेबाबत कार्यवाही घेतील. 

संचालक कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रक ब आदेशांप्रमाणे 
कार्यवाही करतील. 

पोलीस दळणवळण ब माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सर्व वाहिन्या ब मंडळावरील 
दळणवळण सुरळीत असल्याची खात्री करणे. 

बाहिनी/मंडळावरील संदेशांची जलद गतीने देवाण घेवाण होण्यासाठी वेळोवेळी 
आढावा घेऊन मार्गदर्शन करणे. मंडळावर असणा-या कर्मचा-यांकडून यंत्रणेच्या 
कार्यपध्दतीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे व वरोष्ठांशी समन्वय ठेवणे. 
मुंबईच्या परिकक्षेमधील पोलीस निरीक्षक, दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञानमलबार हिल हे उच्चकंपण ब सायफर विभागाच्या कामकाजास 
जबाबदार राहतील. 

संबधित नियंत्रण कक्ष येथे भेट देऊन तेथील कामकाज बिनतारी कार्यप्रणाली 
प्रमाणे चालू असल्याची खात्री करावी. त्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक, 
दळणवळण बव माहिती तंत्रज्ञान ब पाळीप्रमुख यांना वेळोवेळी सूचना अदा 
कराव्यात व महत्वाचे बंदोबस्ताचे वेळी नियंत्रण कक्ष येथे हजर राहतील. 
मुंबईच्या परिकक्षेमधील मुंबई शहरात विधान भवन, मंत्रालय वब इतर महत्वाच्या 
ब विशेष ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या व येणा-या स्थानकांना १५ दिवसातून 
AAT तात्पुरत्या उभारणीच्या काळात भेटी देऊन दळणवळण व कार्य 
व्यवस्थित चालू असल्याची खात्री करावी. 

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पोलीस दळणवळण सुविधेकरीता महत्वाच्या व 
विशेष ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या व येणा-या स्थानकांचे दळणवळण व कार्य 
व्यवस्थित चालू असल्याची खात्री करावी. 

सायफर सेल चे पर्यवेक्षण करणे. 

राज्यातील आपत्कालीन परिस्थितीत अतिरिक्‍त व्हीएचएफ चॅनेल्स सुरु 
करण्याची कार्यवाही करणे. 

रात्र अखेर शिल्लक संदेशांचा Daily Traffic Report, बिनतारी संदेश आवक 
जावक संदर्भात साप्ताहिक अहवाल, मासिक अहवाल, विविध प्रशासकीय 
नियतकालीक अहवाल वरिष्ठांना तपशीलासह सादर करतील. 

परिचलन / ऑपरेटींग अंमलदार यांच्याकरिता वेगवेगळया विषयांचे प्रशिक्षण 
आयोजित करणे. 

बिनतारी दळणवळणामध्ये गोपनियता व सुरक्षेबाबत कार्यपध्दतीचे अनुपालन 
करतील. 

स्थानिक बंदोबस्तातील पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधिका-यांच्या सर्वसाधारण 
आदेशाच्या अधिन राहून कॉलसाईन वाटप करतील. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


4* नविन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करुन अधिकारी/अंमलदरांना म 
अवगत करतील व नविन कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करुन घेतील. 

4 पोलीस दळणवळण संकुलातील पोलीस निरीक्षक, दळणवळण व माहिती 
तंत्रज्ञान यांनी दैनंदिनी तपासून अधिकारी/अंमलदार यांची वेळेतील उपस्थिती, 
सर्व परिक्षेत्रिय पोलनेट डाटा ASME दळणवळण व कामकाजाचा 
आढावा घेणे, आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिका-यांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे 
ब वरीष्ठांशी समन्वय ठेवणे. पोलीस दळणवळण संकुलातील आवक/जावक 
पॅक्स वाहिन्यावरील संदेशाचे गमनागमनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. 

4 नियंत्रण कक्षातील विशिष्ट काळात येथील लॉग न्यायालय व आयोग यांचे पुढे 
सादर करावे लागत असल्याने त्यांच्या प्रिझव्हेशन बाबत दक्षता घेतील. 

4 संचालक, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांचे परिपत्रकानुसार 
STAT करतील. 

4* वरोष्ठांनी वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 


७ | पोलीस उप निरोक्षक, | 4 प्रत्येक पोलीस स्थानव वब इतर विभागाच्या दळणवळण यंत्रणेची परिरक्षा व 


दळणवळण व देखभाल नियमीतपणे होईल याकडे लक्ष देणे. 
माहिती तंत्रज्ञान % दळणवळणविषयक, कर्मशाळेतील तांत्रिक कामकाज व दुरुस्तीवर देखरेख व 
तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. 


© नादुरुस्त साधनसामुग्राच्या दुरुस्तीतपासणी बाबतची परीरक्षा/देखभाल 
पत्रकांमध्ये तांत्रिक तपशीलासह नोंदी होत असलेबाबत खात्री करणे. 

4 कर्मचा-यांची दैनंदिनी तपासणी, कामाची आखणी करणे, कामाचे वाटप करणे, 
त्यांच्या कामावर देखरेख करणे. 

4 बंदोबस्ताची आखणी करुन संच उभारणी करवून घेणे. 

4 सुटया भागाची आवश्यकतेप्रमाणे मागणी सादर करणे. 

4* घटकातील त्यांचे ताब्यातील सर्व साधनसामुग्रीच्या इतिहासपुस्तिका/परिरक्षा 
देखभाल पत्रके अद्यावत ठेवणे. 

4 कर्मचा-यांच्या अवजारांची तपासणी करणे वब आवश्यकतेप्रमाणे 
निकामीकरणाबाबत अहवाल सादर करणे. 

4* नियंत्रण कक्ष, व्ही-सॅट, डेटा मेसेजिंग, हॉट लाईन व संगणकोय यंत्रणा यांची 
दुरुस्ती ब देखभाल त्यांचे अखत्यारीतील अंमलदार यांचेकडून किंवा देखभाल 
करार असल्यास संबंधितांकडून करुन घेणे. 

4 लाईटनिंग अँरेस्टरची वेळोवेळी देखभाल करणे. 

4* घटकातील नियंत्रण कक्ष, रिपीटर ब पोलीस स्थानकांची वेळोवेळी तांत्रिक 
तपासणी करणे. 

4* पावसाळयापूर्वी नियंत्रण कक्ष ब रिपीटर यांची मान्सूनपूर्व देखभाल करणे. 

4 पोलीस निरीक्षक दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान यांचेशी समन्वय ठेवून 
दळणवळण स्तर चांगले ठेवणेबाबत कार्यवाही घेणे. 

© घटक पोलीस उपनिरीक्षक यांनी कर्मशाळेतील सर्व साधनसामुग्रीची नोंद 
साहित्यसूची AAS (Inventory) घेतील व अद्यावत ठेवतील. 

4* जिल्हा नियंत्रण कक्ष येथून रोज दळणवळण तपासून सर्वत्र ठीक असल्याची 
खात्री करणे व नसल्यास योग्य करवून घेणे. ASOA रिपोर्ट तयार करणे ब घटक 
प्रमुखांना सादर करणे. 

4* यंत्रचालक, प्रमुख यंत्रचालक यांच्या कामावर प्रत्यक्ष देखरेख करुन त्यांना 
कामात मदत व मार्गदर्शन करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


*, 
~~ 


>, 
~~ 


*, 
** 


\7 \7 
* ** *,* 


\7 
* 


आवक/जावक संदेश, लॉग, वगैरे तपासणी व संग्रह (जतन) व्यवस्थित व 
सुरक्षित होणेकरीताची कार्यवाही घेणे, दैनंदिन नोंदवहया व नोंदी तपासणे. 
संबंधित भांडार विभागाची महिन्यातून एकवेळ संग्रहलेखाप्रमाणे भांडार 
साहित्याची तपासणी करणे व संग्रहलेखाप्रमाणे बरोबर असल्याची खात्री करुन 
स्वाक्षरी करणे. 

निरुपयोगी भांडार साहित्याची निकामीकरणाची कार्यवाही घेणे. 

भांडार साहित्याचे निकामीकरण झाल्यानंतर पुढील आवश्यक ती कार्यवाही 
करणे. 

सायफर सेलचे प्रभारी म्हणून कामकाज पाहणे. 

घटकातील स्थिर स्थानकांना वेळोवेळी भेट देणे. तेथील स्थिर/मोबाईल 
स्थानकांच्या आरटीपीसी यांना प्रशिक्षण देणे. 

वाहीन्यावंअरील दळणवळणा दरम्यान सांकेतीक/कॉलसाईनचा वापर करुन 
गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची दक्षता ठेवणे. बिनतारी यंत्रणेतील दोषांबाबत 
वेळेत नादुरुस्ती अहवाल तयार करुन पोलीस निरीक्षक यांना देणे. 

बंदोबस्ताच्या वेळी नियंत्रण कक्षात हजर राहून नियंत्रण कक्षातील सर्व 
वाहिन्यांच्या कामकाजाचा समन्वय राखणे. 

उच्च कंपन (एच.एफ.) अति उच्च कंपन (व्ही.एच.एफ.) विभाग, व्ही-सॅट (डेटा 
मेसंजिंग व एक्सर्चेज), ट्रंकोंग, आरएफ पॅक्स ब इतर दळणवळण सुरळीत चालू 
असल्याबाबतची खात्री करणे. 

स्थानिक वरिष्ठ अधिकारी व बिनतारी संदेश विभागाचे अधिकारी यांच्याशी 
संपर्क ठेवून समन्वय साधणे. दळणवळण सुव्यवस्थित ठेवणे. 

साधनसामुग्रीच्या इतिहास पुस्तिका अद्यावत ठेवणे. 

परिपत्रकानुसार आकस्मात पंधरवडा भेट देणे. 

परिपत्रकानुसार अंतर्गत अनुश्रबण करणे. 

संदेश देवाणघेबाण मधील ASTRA (Text) वृत्तांत तपासून, खात्री 
करुन,पडताळून त्रुटी शोधणे ब शक्‍यतोपरी निवारण करणे. 

कॉलसाईनचा वापर योग्य होत असलेबाबत खात्री करतील. 

संदेश अप्रक्षेपित राहणार नाहीत याची दक्षता घेतील. 

ARISTA वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 


८ | सहाय्यक पोलीस उप 
निरीक्षक (वरिष्ठ 
तांत्रिक अधिकारी), 
दळणवळण व 
माहिती तंत्रज्ञान 


र 
* 


PS 


पोलीस निरीक्षक/पोलीस उप निरीक्षक, यांनी आखून दिल्याप्रमाणे त्यांच्या 
अखत्यारीतील सर्व पोलीस स्थानके, सर्व प्रकारची दळणवळण साधनसामुग्री, 
सर्व उच्च ब अतिउच्च कंपन स्थानकाचे संच, Se, डेटा मेसंजिंग, एक्सचेंज, 
आरएफ पॅक्स, ट्रंकोंग, सर्व संगणकोय यंत्रप्रणाली, नबनबीन दळणवळण 
संबंधी यंत्रणा तसेच इतर नवनवीन यंत्रसामुग्री, यांची दुरुस्ती ब देखभाल करणे. 
जिल्हयातील / शहरातील सर्व पोलीस स्थानकास भेट देऊन दर पंधरबडयाला 
संच, एरियल, बॅटरी, संगणक प्रणाली संबंधित sad साहित्याची देखभाल 
करणे. 

नवीन बिनतारी स्थिर स्थानक ब चलत वाहनांवर बिनतारी संचाची उभारणी 
करणे. 

बंदोबस्तात संचाची ब साधनसामुग्रीची उभारणी/दुरुस्ती/देखभाल करणे व नंतर 
संच काढणे. 


* पोलीस उप निरीक्षक यांना त्यांच्या तांत्रिक कामात मदत करणे. 
४ दैनंदिनी लिहून रोजच्या कामाची नोंद ठेवणे ब वरिष्ठांना सादर करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


\7 
~~ 


\7 
~~ 


\7 
~~ 


\7 
~ 


o 


<7 
*% 


\7 
~~ 


\7 
“ 


\7 
~ 


\7 
~ 


\7 
~~ 


\7 
~~ 


\7 \7 \7 \7 \7 \7 
* *,* *,* *,* %** ** *,* 


\7 
*% 


जॉब नोंदवही/जॉब कार्ड लिहून प्रत्येव प्तीच्या तांत्रिक तपशीलास 
कामाची नोंद ठेवणे. 

सर्व यंत्रसामुग्रीची इतिहास पुस्तिका लिहिणे. 

रिपीटर स्थानक येथील सर्व यंत्रणा ब दळणवळण सुव्यवस्थित ठेवणे. 

शैक्षणिक अर्हता व देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण यास अनुरुप वरिष्ठांनी आदेशित 
केलेले पोलीस विभागातील सर्व साधनसामुग्रीची दुरुस्ती आणि देखभाल व इतर 
सर्व कामे करणे. 

नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन नवीन साधनसामुग्रीची दुरुस्ती करणे. 
कर्मशाळेतील सर्व साधनसामुग्रीची नोंद साहित्यसूची नोंदवहीमध्ये (Inventory) 
घेणेस घटक पोलीस उपनिरीक्षक यांना मदत करतील. 

नियंत्रण कक्षामध्ये अतिउच्च कंपन (व्ही.एच.एफ.) संचावर देखरेख करुन 
दळणवळणावर नियंत्रण ठेवणे व नियंत्रण कक्ष अधिका-यांशी समन्वय ठेवणे. 
बंदोबस्ताचे वेळी सतत सतर्क राहुन प्रत्येक घटनेची माहिती वरिष्ठांना वेळोवेळी 
देणे ब नोंदी ठेवणे. 

पोलीस हवालदार (तांत्रिक अधिकारी) कामाची आखणी व त्यावर देखरेख 
करणे. 

उच्च कंपन, अतिउच्च कंपन, व्ही सॅट, डेटा मेसेजिंग, एक्सर्चेज च्या कामावर 
प्रत्यक्ष देखरेख करणे. दळणवळणाची शिस्त राखणे. 

दैनंदिन लॉग ब आवक-जावक, संदेश तपासणे. 

सांकेतिक लिपीतील संदेश तपासणे, गुप्तता राखणे. 

नियंत्रण कक्षातील सर्व नोंदीच्या नोंदवहया लिहिणे, दैनंदिनी 

सांभाळणे, मासिक व वार्षिक अहवाल सादर करणे. 

जिल्हयाचे भांडाराचे कामकाज सांभाळणे. 

दळणवळणाची सर्व यंत्रणा, यांत्रिक देखभाल, संच देखभाल करवून घेऊन 
सुव्यवस्थित ठेवणे. 

दळणवळण सामुग्रीच्या इतिहास पुस्तिकेमध्ये वापरण्यात आलेल्या कालावधीची 
नोंद ठेवणे. 

व्ही-सॅट बेस डाटा मेसेजिंग, इत्यादी आधुनिक उपकरणांवर कामकाज करणे. 
सायफर सेलचे कामकाज पाहणे व गोपनीयता बाळगणे. 

ARISTA वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 
पेट्रोल/डिझेल इंजिन, जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल करणे. 

विद्युत चार्जर दुरुस्ती, देखभाल व नवीन बांधणी करणे. 

चार्जरचा वापर करुन विजे-या भारीत करणे. 

सतत भारीत विजे-या उपलब्ध होतील याची सुव्यवस्था ठेवणे. 

नवीन विजे-यात असिड भरुन प्राथमिक चाजींग करणे. 

डिस्टील्ड्‌ वॉटर प्लॅन्ट चालवून डिस्टील्ड बॉटर तयार करणे. 

चार्जर/विजे-यांच्या इतिहास पुस्तिका अद्यावत ठेवणे. 

कर्मशाळेतील तांत्रिक कामात वरिष्ठांना मदत करणे. 

जिल्हयातील सर्व स्थिर स्थानके, नियंत्रण कक्ष, पुन:प्रक्षेपण केंद्र, एक्सचेंज, 
व्ही-सॅट येथील सर्व बॅटरीची पंधरवडा देखभाल करणे. 

बॅटरीची अद्यावत माहिती ठेवणे, मागणीपत्र सादर करणे. 

निकामी विजे-यांबाबत कार्यवाही घेणे. 

बॉकोटॉकोच्या विजे-या व चार्जर यांची दुरुस्ती ब देखभाल करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


पर्व अर्थिंग व सर्ज प्रोटेक्शन संबंधी कामे करणे. 

भांडार साहित्य खरेदीसंबंधी सर्व नियमांचा अभ्यास करुन योग्य ती नस्ती तयार 
करणे. 

स्थानिकरित्या खरेदी करण्यात येणा-या वस्तुंच्या पुरवठादारांची यादी तयार 
करणे. 

खरेदीसंबंधी पुरबठादाराकडून मालाचे पुरवठयाबाबत पाठपुरावा करणे. 

साहित्य प्राप्त झाल्यानंतर कोट कमिटी करणे, तपासणी झाल्यानंतर देयक 
मंजूरीसाठी सादर करणे. 

प्रापत झालेल्या भांडार साहित्य व बंदोबस्ताकामी प्राप्त झालेली संचसामुग्री यांची 
कमिटी करुन सदरील साहित्याची आवक नोंदवहीत नोंद घेऊन संबंधित 
संग्रहलेखात बिनचूक घेऊन संग्रहक्रमांकाप्रमाणे व्यवस्थित मांडणी करणे. 
भांडार अदा पावती/मागणीपत्रकान्बये भांडार साहित्य संबोधत अधिका-यांची 
मंजूरी घेऊन जावक प्रमाणकान्वये संबंधितांना अदा करणे. भांडार साहित्याची 
जावक प्रमाणकावरुन जावक नोंदबहीवर नोंद करणे. 

जावक नोंदवहीवरुन संग्रहलेखात नोंद करणे. 

बंदोबस्ताच्यावेळी भांडारातून संच व सामुग्री तातडीने जावक प्रमाणकान्वये 
अदा करणे तसेच बंदोबस्त संपल्यानंतर जमा होणारी संच व सामुग्री तपासुन 
भांडार विभागात सुस्थितीत ठेवणे. 

भांडार साहित्याची वारंवार संग्रहलेखाप्रमाणे तपासणी करणे व संग्रहलेखाप्रमाणे 
बरोबर असल्याची खात्री करुन व्यवस्थित ठेवणे. 

वार्षिक तपासणी अधिकारी व भांडार पडताळणी अधिकारी यांना लागणारी 
भांडार साहित्याची माहिती वेळोवेळी सादर करणे, तसेच वार्षिक तपासणी व 
भांडार पडताळणी नोंदीचा पुर्तता अहवाल सादर करणे. 

वरिष्ठ कार्यालयास लागणारी भांडार साहित्याची माहिती विनाविलंब सादर 
करणे. 

Tet झालेले निरुपयोगी भांडार साहित्याची आवक नोंदवहीत नोंद घेऊन 
संबंधित संग्रहलेखात नोंद करणे आणि त्याप्रमाणे निकामीकरणाची कार्यवाही 
करण्यासंबंधी सर्व कागदपत्रे ब नोंदबहया तयार करणे. 

साहित्याचे निकामीकरणाचे आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही घेणे. 

भांडार साहित्याची व्यवस्थित मांडणी करुन वारंवार साफसफाई करणे व 
व्यवस्थितपणे ठेवणे इ. 

भांडार सुरक्षिततेच्या दृष्टीने (चोरी, आग, इ.आपत्तीपासून) वेळोवेळी 
उपाययोजना सुचविणे. 

भांडारात भेट नोंदबही ठेवून भेटी देणा-यांची नोंदी ठेवणे. 

आकस्मिक परिस्थितीमध्ये भांडारपाल यांनी भांडार साहित्याचा पुरवठा 
करतील. 

वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन करतील ब आदेशित केलेल्या 
कामाची पुर्तता करतील. 


९ । पोलीस हवालदार 
(तांत्रिक अधिकारी) 


पोलीस निरीक्षक/पोलीस उप निरीक्षक, बि संदेश (अभियांत्रिकी) यां 
आखून दिल्याप्रमाणे त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व पोलीस स्थानके, सर्व प्रकारची 
बिनतारी संच साधनसामुग्री, सर्व उच्च ब अतिउच्च कंपन स्थानकाचे संच, 
व्हीसॅट, डेटा मेसंजिंग, एक्सर्चेज, आरएफ पॅक्स, ट्रंकींग, सर्व संगणकोय 
यंत्रप्रणाली, AGA दळणवळण संबंधी यंत्रणा तसेच इतर नवनवीन 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


>, 
“ 


\7 
~~ 


\7 
* *,* 


<7 
% 


\7 
~~ 


यंत्रसामुग्री, यां cat ब देखभाल करणे. 


जिल्हयातील/शहरातील सर्व पोलीस स्थानकास भेट देऊन दर पंधरवडयाला 
संच, एरियल, बॅटरी, संगणक प्रणाली संबंधित इ.सर्व साहित्याची देखभाल 
करणे. 

नवीन बिनतारी स्थिर स्थानक ब चलत वाहनांवर बिनतारी संचाची उभारणी 
करणे. 

बंदोबस्तात संचाची ब साधनसामुग्रीची उभारणी/दुरुस्ती/देखभाल, करणे व नंतर 
संच काढणे. 

पोलीस फोजदार, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिको) यांना त्यांच्या तांत्रिक कामात 
मदत करणे. 

दैनंदिनी लिहून रोजच्या कामाची नोंद ठेवणे ब वरिष्ठांना सादर करणे. 

जॉब नोंदवही/जॉब कार्ड लिहून प्रत्येकी दुरुस्तीच्या तांत्रिक तपशीलासह कामाची 
नोंद ठेवणे. 

सर्व यंत्रसामुग्रीची इतिहास पुस्तिका लिहिणे. 

रिपीटर स्थानक येथील सर्व यंत्रणा ब दळणवळण सुव्यवस्थित ठेवणे. 

शैक्षणिक अर्हता व देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण यास अनुरुप वरिष्ठांनी आदेशित 
केलेले पोलीस विभागातील सर्व साधनसामुग्रीची दुरुस्ती आणि देखभाल व इतर 
सर्व कामे करणे. 

नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन नवीन साधनसामुग्रीची दुरुस्ती करणे. 
कर्मशाळेतील सर्व साधनसामुग्रीची नोंद साहित्यसूची नोंदवहीमध्ये (Inventory) 
घेणेस घटक पोलीस उपनिरीक्षक यांना मदत करतील. 

बरोष्ठांनी वेळोवळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

उच्च कंपन विभागातील मोर्स कोड पध्दतीने संदेश प्रक्षेपण ब ग्रहण करुन 
त्यानुसार लॉग लिहिणे व त्या संबंधित अभिलेख हाताळणे. 

संदेशवहन व्यतिरिक्त संदेश आवक/जावक नोंदी घेणे, संदेशाच्या प्रती काढणे. 
संदेश प्राप्त झाल्यावर तो वरिष्ठांना त्वरेने पोहोचविण्याबाबत कार्यवाही करणे. 
डेटा मेसेजींग, SIRT पॅक्स ब संगणकोय प्रणाली यंत्रणेबर संदेश प्रक्षेपण/ 
ग्रहण करणे व त्यानुसार लॉग लिहिणे. 

नियंत्रण कक्षामध्ये अतिउच्च कंपन (व्ही.एच.एफ.) TAA प्रत्यक्ष कर्तव्य करुन 
दळणवळणावर नियंत्रण ठेवणे व त्यानुसार लॉग लिहिणे. 

नियंत्रण कक्ष अधिका-यांच्या तसेच वरिष्ठ अधिका-यांचे सर्ब संदेश पाठवणे/ 
घेणे ब अभिलेख नोंदी करणे. 

बंदोबस्ताचे वेळी सतत सतर्क राहुन प्रत्येक घटनेची माहिती वरिष्ठांना वेळोवेळी 
देणे व नोंदी ठेवणे. 

स्वरमार्ग वाहिनीवर नियंत्रण ठेवून अधिका-यांना दूरध्वनी व्यवस्थेमार्फत कॉलची 
जोडणी करुन देणे. 

आवक-जावक संदेश नोंदवही लिहिणे, एकूण संदेशाची दैनिक, साप्ताहिक, 
मासिक विवरणपत्र तयार करुन अभिलेख ठेवणे. 

बिनतारी स्थिर स्थानक ब चलत वाहनांवर बिनतारी संचाची उभारणी करणे. 
सर्व साधनसामुग्रीच्या इतिहास पुस्तिका अद्यावत ठेवणे. 

सांकेतिक (सायफर) संदेश, आवक/जावबक हाताळणे, गुप्तता राखणे. 

संदेशाचे सांकेतिक शब्दात रुपांतर तर सांकेतिक शब्दाचे नेहमीच्या शब्दात 
रुपांतर करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


oe 


\7 \7 
“ 1 


\7 
“~ 


\7 \7 
“ ** 


\7 
** 


\7 \7 
“ 1 


\7 
~ 


\7 
* *,* 


\7 
*% 


7 
~~ 


\7 
* *,* 


\7 
* 


\7 
“~ 


व्ही-संट बेस डाटा मेसेजिंग इत्यादी आधुनिक उपकरणांवर कामकाज करणे. 
पेट्रोल / डिझेल इंजिन, जनरेटर दुरुस्ती ब देखभाल करणे. 
विद्युत चार्जर दुरुस्ती, देखभाल व नवीन बांधणी करणे. 
चार्जरचा बापर करुन विजे-या भारीत करणे. 
सतत भारीत विजे-या उपलब्ध होतील याची सुव्यवस्था ठेवणे. 
नवीन विजे-यात अँसिड भरुन प्राथमिक चार्जीग करणे. 
डिस्टील्ड्‌ वॉटर प्लॅन्ट चालवून डिस्टील्ड बॉटर तयार करणे. 
चार्जर / विजे-यांच्या इतिहास पुस्तिका अद्यावत ठेवणे. 
कर्मशाळेतील तांत्रिक कामात वरिष्ठांना मदत करणे. 
जिल्हयातील सर्व स्थिर स्थानके, नियंत्रण कक्ष, पुन:प्रक्षेपण केंद्र, एक्सचेंज, व्ही- 
सॅट येथील सर्व बॅटरीची पंधरवडा देखभाल करणे. 
बॅटरीची अद्यावत माहिती ठेवणे, मागणीपत्र सादर करणे. 
निकामी विजेर-यांबाबत कार्यवाही घेणे. 
बॉकोटॉकोच्या विजे-या व चार्जर यांची दुरुस्ती ब देखभाल करणे. 
सर्व अधिरंग व सर्ज प्रोटेक्शन संबंधी कामे करणे. 
बरोष्ठांनी वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

भांडार साहित्य खरेदीसंबंधी सर्व नियमांचा अभ्यास करुन योग्य ती नस्ती तयार 
करणे. 
स्थानिकरित्या खरेदी करण्यात येणा-या वस्तुंच्या पुरबठादारांची यादी तयार 
करणे. 
खरेदीसंबंधी पुरवठादाराकडून मालाचे पुरवठयाबाबत पाठपुरावा करणे. 
साहित्य प्राप्त झाल्यानंतर कोट कमिटी करणे, तपासणी झाल्यानंतर देयक 
मंजूरीसाठी सादर करणे. 
प्रापत झालेल्या भांडार साहित्य व बंदोबस्ताकामी प्राप्त झालेली संचसामुग्री यांची 
कमिटी करुन सदरील साहित्याची आवक नोंदवहीत नोंद घेऊन संबंधित 
संग्रहलेखात बिनचूक घेऊन संग्रहक्रमांकाप्रमाणे व्यवस्थित मांडणी करणे. 

भांडार अदा पावती / मागणीपत्रकान्बये भांडार साहित्य संबंधत अधिका-यांची 
मंजूरी घेऊन जावक प्रमाणकान्वये संबंधितांना अदा करणे. 

भांडार साहित्याची जावक प्रमाणकावरुन जावक नोंदवहीवर नोंद करणे. 
जावक नोंदवहीवरुन संग्रहलेखात नोंद करणे. 
बंदोबस्ताच्यावेळी भांडारातून संच व सामुग्री तातडीने जावक प्रमाणकान्वये अदा 
करणे तसेच बंदोबस्त संपल्यानंतर जमा होणारी संच व सामुग्री तपासुन भांडार 
विभागात सुस्थितीत ठेवणे. 

भांडार साहित्याची वारंवार संग्रहलेखाप्रमाणे तपासणी करणे व संग्रहलेखाप्रमाणे 
बरोबर असल्याची खात्री करुन व्यवस्थित ठेवणे. 
वाषिक तपासणी अधिकारी ब भांडार पडताळणी अधिकारी यांना लागणारी 
भांडार साहित्याची माहिती वेळोवेळी सादर करणे तसेच वाषिक तपासणी व 
भांडार पडताळणी नोंदीचा पुर्तता अहवाल सादर करणे. 
ARS कार्यालयास लागणारी भांडार साहित्याची माहिती विनाविलंब सादर 
करणे. 
प्रापत झालेले निरुपयोगी भांडार साहित्याची आवक नोंदवहीत नोंद घेऊन 
संबंधित संग्रहलेखात नोंद करणे आणि त्याप्रमाणे निकामीकरणाची कार्यवाही 
करण्यासंबंधी सर्व कागदपत्रे ब नोंदबहया तयार करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


साहित्याचे निकामीकरणाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्या आदेशाच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही घेणे. 

भांडार साहित्याची व्यवस्थित मांडणी करुन वारंवार साफसफाई करणे व 
व्यवस्थितपणे ठेवणे इ. 

भांडार सुरक्षिततेच्या दृष्टीने (चोरी, आग, इ.आपत्तीपासून) वेळोवेळी 
उपाययोजना सुचविणे. 

भांडारात भेट नोंदबही ठेवून भेटी देणा-यांची नोंदी ठेवणे. 

जिथे सहाय्यक भांडारपाल हे प्रभारी आहेत त्यांनी आकस्मिक परिस्थितीमध्ये 
स्व:त येऊन भांडार साहित्याचा पुरबठा करतील. 

वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन करतील ब आदेशित केलेल्या 
कामाची पुर्तता करतील. 

त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी भांडारपाल हे पद आहे तेथील सहा.भांडारपाल यांनी, 
भांडारपाल यांनी दिलेल्या आदेशानुसार व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम 
करतील. 

RUSS वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 


१० | सहाय्यक पोलीस उप | सर्व प्रकारच्या उभारणी करण्यात आलेल्या आकाशीस्तंभांबर/ चलत वाहनांवर 
निरीक्षक (वरिष्ठ व आवश्यकतेनुसार योग्य त्या ठिकाणी आकाशींची उभारणी करणे व त्या सर्व 
तांत्रिक सहाय्यक) STR देखभाल / दुरुस्ती करणे. 

4* नवीन आकाशी तयार करणे. 
पोलीस हवालदार 4 आकाशीस्तंभांचे विनिर्देशां (556०111291015) प्रमाणे उभारणी करणे. 
(तांत्रिक सहाय्यक 4 सर्व प्रकारच्या उभारणी करण्यात आलेल्या आकाशोस्तंभांची प्रमाणित 
ग्रेड-२) कालावधीनुसार देखभाल, रंगरंगोटी करणे. 

4* आकाशोस्तंभांच्या देखभालींच्या अद्ययावत नोंदी ठेवणे. 
पोलीस नाईक 4* कर्मशाळेतील तांत्रिक कामात वरिष्ठांना मदत करणे. 
(तांत्रिक सहाय्यक । 4 शैक्षणिक अर्हता व देण्यात आलेले प्रशिक्षण यास अनुरुप वरिष्ठांनी आदेशित 
ग्रेड-१) केलेले इतर सर्व कामे करणे. 

4* कर्मशाळेतील तांत्रिक कामात वरिष्ठांना मदत करणे. 
पोलीस शिपाई 4* रेडिओ यांत्रिकी / बीजतंत्री यांचे मार्गदर्शनाखाली संचाची उभारणी करणे. 
(तांत्रिक सहाय्यक) । ** विजेरी देखभाल करणेकामी वीजतंत्री यांना मदत करणे. 


\7 
* *,* 


<7 
*% 


आकाशी उभारणी व देखभाल करणेकामी स्तंभकारागीर यांना मदत करणे. 
बिनतारी यंत्रणेच्या साधनसामुग्रीची मांडणी, उभारणी, हाताळणी इ. सर्व कामात 
मदत करणे. 

घटकातील सर्व साधनसामुग्रीची साफसफाई करणे. 

कार्यालयातील संच,साधनसामुग्री,टेबल व खुर्च्या तसेच परिसराची साफसफाई 
करणे. 

शैक्षणिक अर्हता अनुरुप व देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण अनुरुप वरिष्ठांनी 
आदेशित केलेले इतर कर्तव्य करणे. 

हायबॅड, लोबॅड,युएचएफ, व्हीएचएफ यागी ब SAT एरिअल तयार करणे. 
मध्यवर्ती भांडाराकडे खरेदी केलेल्या लोखंडी व अँल्युम्युनिअम साहित्याची 
तपासणी करणे. 

रिपीटरसाठी लागणा-या अँल्युम्युनिअम चॅसिस तयार करणे. 

SR अंगलपासून आवश्यकतेप्रमाणे टेबल, रॅक व इ. साहित्य तयार करणे. 
आवश्यकतेप्रमाणे पॅब्रिकेशनचे काम करणे. 


शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोल-४ दिनांक :- २८ मार्च, २०२२ 


>, 
~~ 


>, 
~~ 


oe 


oft 
** *,' 


o 


<7 
* 


\7 
“ 


ISSA वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

पोलीस उपअधीक्षक दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञा संशोधन ब विकास 
यांचेकडे असलेल्या टोपोशिटच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे ब संबंधितांना 
मागणीप्रमाणे टोपोशीट्स देणे. 

विविध प्रकारचे नकाशे व बिनतारी संच ब वॉकोटॉको यांचे ae डायग्रॅम्स 
संबंधित बिनतारी संचा ब बॉकोटॉकीच्या तांत्रिक पुस्तकांमधील पुस्तिकांवरुन 
तयार करणे. 

सॅटेलाईट एनआरएसअ मॅपचा अभ्यास करणे. 

वेगवेगळया लेअरचे मॅप तयार करणे. 

नवीन प्रकारचे डिजीटल काटोग्राफी प्रशिक्षण आत्मसात करुन डिजीटल मॅप 
तयार करणे. 

वेगवेगळया श्रोताकडून प्राप्त झालेल्या वेगवेगळया मॅपचे अभ्यास करुन 
विश्लेषण करणे. 

शैक्षणिक अर्हता व देण्यात आलेल्या प्रशिक्षण यास अनुरुप वरिष्ठांनी आदेशित 
केलेले सर्व कामे करणे. 

रेडिओ प्रोप्रोगेशन सॉप्टबेअर (आज्ञावली) किंवा तत्सम सॉप्टवेअर (आज्ञावली) 
वापरुन पुन:प्रक्षेपण केंद्राची जागा निश्‍चित करणे. 

बरोष्ठांनी वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

संचालक कार्यालय व संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीतील फर्निचरची दुरुस्ती 
वब देखभाल करणे. 

लाकडी बेस, सपोर्ट संबंधी ब आवश्यकतेप्रमाणे इतर कामे करणे. 

नवीन फर्निचर ब आवश्यकतेप्रमाणे रुमचे पार्टीशन तयार करणे. 

RUSS वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

बिनतारी संच, बॉकोटॉको, विजे-या, चार्जर ब इतर बिनतारी यंत्रसामुग्री यांचेबर 
ऑईलपेंटने PW No व Sr.No. टाकणे. 

संचालक कार्यालय व संचालक कार्यालयाच्या अखत्यारीतील अधिका-यांच्या 
व विविध विभागांचे नामफलक, सूचनाफलक इ. ऑईलपेंटव्दारे तयार करणे. 
ऑईलपेंटींग संबंधी सर्व कामे करणे 


\7 \7 \7 
** ** *,* 


\7 
“~ 


> 


\7 
*% 


\7 
~ 


ISSA वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

हायबॅड, लोबॅड, युएचएफ, व्हीएचएफ यागी ब डायपोल एरिअल तयार करणे. 
मध्यवर्ती भांडाराकडे खरेदी केलेल्या लोखंडी व अँल्युम्युनिअम साहित्याची 
तपासणी करणे. 

रिपीटरसाठी लागणा-या अँल्युम्युनिअम चॅसिस तयार करणे. 

SR अंगलपासून आवश्यकतेप्रमाणे टेबल, रॅक व इ. साहित्य तयार करणे. 
आवश्यकतेप्रमाणे पॅब्रिकेशनचे काम करणे. 

ARISTA वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 

हायबॅड, लोबॅड,युएचएफ, व्हीएचएफ यागी ब SAT एरिअल तयार करणे. 
मध्यवर्ती भांडाराकडे खरेदी केलेल्या लोखंडी ब अँल्युम्युनिअम साहित्याची 
तपासणी करणे. 

रिपीटरसाठी लागणा-या अँल्युम्युनिअम चॅसिस तयार करणे. 

आवश्यकतेप्रमाणे पॅब्रिकेशनचे काम करणे. 

SRST वेळोबळी दिलेल्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे करतील. 


